Reg . No . NPCITY/ 236 - 2015 - 17 
Published on 3rd September 2015 . 


# 


S 


ALAN 


SH 


ViISAUR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ३१ ] 


गुरूवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५/ भाद्रपद ५- ११, शके १९३७ [ पृष्ठे ५४ , किंमत : रुपये १०-00 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


१ - ९ 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ अमरावती १ -५४ 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८८० . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र . अ.- भू. सं .- अ. का .- कावि - ८७७- २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११- २०१४ -प्र .क्र . ७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 


अ - एक - १( १६१७) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे. 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे, 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांक न ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप-नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), लघु सिंचन कामे , अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २०-४७-२०१२ - २०१३, गाव ओझरखेड , ता . अमरावती, जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमाक 

अंदाजित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


हे . आर 


० 


१ / १ 


० २२ 


० 


१/ २ 


० 


१७ 


७ 


१ / ३ 


० १४ 


४ / १ 


००१ 


६ 


४/ १ पैकी . 


० १२ 


0 


४ / १ड 


० ११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५-११, शके १९३७ 


३ 


अनुसूची- एक - चालू 


( २ ) 


हे . आर 


४/ १ अ 


० १६ 


४१/ १अ पैकी . 


० 


४/ १ क 


० 


४/ १ ब 


० 


४/ २ अ 


० 


४/ २ अ 


० 


४/ २ ब 


० 


४ / २ क 


० 


५ / १ 


० 


५ / २ 


०७३ 


३२/ ५ 


० ५४ 


३८ पैकी . 


० 


पो . ख . 


० ०३ 


एकूण 
३८ पैकी . 


पो . ख . 


० १० 


० 


एकूण 
३९ पैकी . 
४२/ १ अ पैकी. 


० 


० 


४४/ १ पैकी . 


१५७ 


पो . ख . 


एकूण 
४४/ १ पैकी . 


पो . ख . 


० ०६ 


. . 


१६३ 


एकूण 
४४/ २ पैकी . 


० १७ 


. . 


एकूण 
पो . ख . एकूण 


. . 
. . 


१२ ३३ 
०२४ 


एकूण + पो . ख . एकूण . . 


१२ ५७ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५ / भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
: - निम्न पेढी प्रकल्प ता . भातकुली, जिल्हा अमरावती . 

पेढी नदीवर धरण बांधून पाणी अडविणे व कालवे, वितरीका याद्वारे सिंचन सुविधा उपलब्ध 
करणे . सदर प्रकरणी निम्न पेढी प्रकल्पा अंतर्गत (निम्न पेढी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रा 
करीता.) 
कोरडवाहु शेतीकरीता कालव्याद्वारे सिंचन सुविधा झाल्यानंतर कृषी उत्पादनात वाढ होईल . 
तसेच पिण्याचे व औद्योगिक वात्राकरीता पाणी उपलब्ध होणार आहे . लोकांचे आर्थिक व 
सामाजिक राहणीमान उंचावणार असून शेतीला पुरक व्यवसाय व रोजगार मिळेल . 

अनुसूची - तीन 
निम्न पेढी प्रकल्पाच्या धरणाचे बुडीत क्षेत्रातील ओझरखेडा हे गांव अंशतः बाधीत होत आहे . 
म्हणन विस्थापन करणे आवश्यक आहे . मौजा ओझरखेडा येथील बुडीत क्षेत्रात जाणा - या 
शेत जमिनीचे सदर भूसंपादन करणे आवश्यक आहे . 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

पेढी प्रकल्पाचे पर्यावरणीय परीणामाचेनिर्धारण ( EIA) केद्र शासन पत्र . क्रमांक ज .- १२०११- ४० 
२००७- १अ -I दिनांक २२- २ - २००८ अन्वये उक्त अधिनियम - २०१३ मधील नियम ६ ( २) परंतु 
नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या (SIA) तरतुदी लागू नाहीत . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास 
भाग पाडणारी कारणे 


सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : - जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , अमरावती . 
( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे कार्यालय , जिल्हाधिकारी 

कार्यालय परिसर अमरावती . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : - महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाची अधिसूचना 
__ त्या अधिसूचनेचा तपशील . 

क्र . आरवीए - २०१५ - प्र. क्र . १२९ ( १ )र - १ , दिनांक २८ मे , 
२०१५ . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लघु सिंचन कामे , अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांच्या 

कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक १४ जुलै २०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ८८१ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक प्र. अ .- भू. सं .- अ. का .- कावि- ९४० -२०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण ११ - २०१४ - प्र .क्र . ७७- अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५-११, शके १९३७ 


५ 


एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहुं भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धानण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे, 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लघु सिंचन कामे , अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४७- ४७- २०१२- २०१३, गाव कुडसर्जापूर , तालुका अमरावती , जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजे क्षेत्र 


ه 


( २ ) 


(३ ) 


हे . आर 


م 


१ / २ फ 


به 


१ / २ क 


س 


१ / २ ब 


ه 


१/ ३पैकी 


م 


२ पै . 


पै . 


م 


ع 


अ -एक - २( १६१७) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


अनुसूची- एक -चालू 

( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


하 


४ 


- 


० 


० 


३/ १ 


० 


० 


० 


३/ १अ 
३ / १ ब 
३ / १ क 
३/ २ , ३ 
५ / १ 


ल6ि 
M 


० 


० 


० 


० 


५ / २ 
५/ २ ब 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


७/ १ पै. 
७/ १ अ 
८ / १ पै. 
८ / १ पै . 
४० / १ पै . 
४१ / १ पै . 
४२/ १ अ पै . 
१४/ १ 
१४/ १ ब पै . 
१४/ १ ब पै . 
१४/ १ क पै . 


० 


० 


० 


० 


० 


१४ / २ 


० 


१७/ १ , १ अ 


० 


१७/ ३ 


० 


१७ / ४ 


० 


१७/ २ 


० 


१७/ ५ 


१३/ १ अ पै . 
१३ /१ अ पै. 
१३ / १ अ पै . 
४३ / १ अ 
४३ / १ क 
४३ / १ ब 
४३/ २ पै . 
४३/ १ 


० ८३ 


११५ 


० ४६ 


०८१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५-११, शके १९३७ 


७ 


अनुसूची- एक - चालू 


( २ ) 


हे . आर 


१२७ 


१६२ 


१३४ 


४३/ ३ 
४४/ १ अ 
४४/ २ 
५४/ १ब 
५४/ ३ 
५४ / ४ 
५४/ ५ पै . 
४९ / २ब 
४९ / २ अ पै . 
४९/ २ अ पै . 
४९/ २ अ पै . 
४९/ २ अ पै . 
५० / १ पै . 
५०/ १ पै . 
५० / ३ 
५१/ २ पै . 
५५/ १ ब 
५५ / १ 
५५ / १ अ 
५५ / २ 
५५/ ३ 
५६/ १ पै . 


५६/ ३ 


१६४ 


एकूण क्षेत्र 


६६ ४९ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - निम्न पेढी प्रकल्प ता . भातकुली, जिल्हा अमरावती. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: - निभा येथे पेढी नदीवर धरण बांधून पाणी अडविणे व कालवे, वितरीका याद्वारे सिंचन सुविधा 

उपलब्ध करणे . सदर प्रकरणी निम्न पेढी प्रकल्पा अंतर्गत (निम्न पेढी प्रकल्पाच्या 
बुडीत क्षेत्रा करीता .) 


समाजाला मिळणारे लाभ 


कोरडवाहु शेतीकरीता कालव्याद्वारे सिंचन सुविधा झाल्यानंतर कृषी उत्पादनात वाढ होईल . 
तसेच पिण्याचे व औद्योगिक वापराकरीता पाणी उपलब्ध होणार आहे . लोकांचे आर्थिक व 
सामाजिक राहणीमान उंचावणार असून शेतीला पुरक व्यवसाय व रोजगार मिळेल . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची -तीन 
: - निम्न पेढी प्रकल्पाच्या धरणाचे बुडीत क्षेत्रातील कुंडसर्जापूर हे गांव पूर्णतः बाधीत होत आहे. 

म्हणून विस्थापन करणे आवश्यक आहे . मौजा कुंडसर्जापूर येथील बुडीत क्षेत्रात जाणा- या 
शेत जमिनीचे सदर भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
: - पेढी प्रकल्पाचेपर्यावरणीय परीणामाचेनिर्धारण ( EIA) केद्र शासन पत्र . क्रमांक ज .- १२०११ - ४० 

२००७- १अ- I, दिनांक २२ - २- २००८ अन्वये उक्त अधिनियम - २०१३ मधील नियम ६ ( २) परंतु 
नुसार नियम प्रभाव निर्धारणाच्या ( SIA) तरतुदी लागू नाहीत . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


__ अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , अमरावती . 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे कार्यालय , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर , अमरावती . 
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाची 
अधिसूचना क्र . आरवीए- २०१५ - प्र. क्र . १२९( १ ) 
र - १ , दिनांक २८ मे , २०१५ . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लघु सिंचन कामे , अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांच्या 

कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक २९ जुलै २०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ८८२ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र. अ .- भू. सं .- अ. का .- कावि -१०१६-२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११ - २०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे. 

__ आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५-११, शके १९३७ 


९ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० 
च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपाद सिंचन कामे अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४-४७- २०१२- २०१३, गाव हातुर्णा, ता . भातकुली, जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजे क्षेत्र 
(२ ) 

(३ ) 
हे . आर 


0 


०७६ 


- 


३१७ 


१८४ 


w 


३३३ 


०७३ 


३४० 


१०० 


: 


६१ 


०७६ 


२१३ 


on 


० 


० 


० 


० 


w 


१८पै . 
१८पै. 


w 


६० 


७७६ 


२१२ 


c 


& 


१९ 


अ - एक - ३( १६१७ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


अनुसूची -एक -चालू 


( २ ) 


० 


३१५ / २ पै . 
३१५/ २ पै. 
३१५/ २ पै. 


० 


२३ 


० 


० 


२९ / २ 
२९ / ३ 
३४/ ५ 


० 


० 


० 


३५ 


३७ 


० 


१८४ 


२२९ 


० 


१९० 


० 


१९२/ १ 


१९२/ ३ 


० 


० 


१९४ 
३१६ पै . 
३१६ पै . 
३१६ पै . 


० 


० 


१९५ 


० 


२०० 


० 


० 


० 


४०७ 
२०१ पै . 
२०१ पै . 
२०१ पै . 
२०६ 


० 


० 


० 


२०८ 


० 


० 


० 


२०८ 
२३५ 
२०९ पै . 
२०९ पै . 
२१० 


० 


० 


० 


० 


२११ 


२५५ 


० 


० 


३८४ 


२१६ 


० 


० 


२२० / १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५-११, शके १९३७ 


११ 


अनुसूची- एक - चालू 

( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


२२४ 


० 


२४५ 


० 


० 


० 


२४६ 
३१४ पै . 
३१४ पै 
३१४ पै . 


० 


० 


८ 


० 


० 


२४९ 
२५० 
२९३/ १ 
३०३/ १ 
३०० / ३ 


० 


प 


३०२ 


३०३ पै. 
३०७ 


३०८ 


३०९ 


३१० / १ पै . 
३१० / १ पै . 
३११ 


३१२ 


० ८१ 
० ८१ 


३१३/ १ 
३१३/ २ 
३१५/ १ पै . 
२५९ / २ 
३२६ 
३४३ 
२२६ / १ पै . 
२२६ 
३३० 
३४५ 
३४६ 
३५३ 
३५९ 
४०८ 
३६५ 
४०३/ १ 
३८६ 
४०३ / २ 
४१४ 
२२२/ २ 


० ८३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


अनुसूची -एक - चालू 

( २ ) 


० 


२२८ 
२३१ पै . 
२३१ पै . 


० 


० 


० 


२३९ 


० 


० 


२४२/ २ 
२८७ 
१८१ 
१८२ 


० 


० 


० 


० 


१०२ 


० 


० 


७३ / १ 
७३ / २ 


० 


७४ 


० 


१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०९ 


० 


० 


० 


० 


११० 


१७९ पै . 


० 


० 


० 


१११ 
११२ 
११३ 


२ 


११४ 


० 


११५ 


० 


३३ पै . 
१८७ 


११६ 


० 


१८५ 


११७ 
११८ 
१२९ 


- 


१२० 


० 


१८६ 
२६५ पै. 
२६५ पै . 
२६६/ २ 
२६६/ १ 
२६४/ २ 


० 


० 


१२३ 


० 


एकूण . . 


१७७ ९० 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - निम्न पेढी प्रकल्प , ता . भातकुली, जिल्हा अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


१३ 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


निभा येथे पेढी नदीवर धरण बांधून पाणी अडविणे व कालवे, वितरीका याद्वारे सिंचन सुविधा 
उपलब्ध करणे. सदर प्रकरणी निम्न पेढी प्रकल्पा अंतर्गत (निम्न पेढी प्रकल्पाच्या 
बुडीत क्षेत्राकरीता .) 


समाजाला मिळणारे लाभ 


कोरडवाहू शेतीकरीता कालव्याद्वारे सिंचन सुविधा झाल्यानंतर कृषी उत्पादनात वाढ होईल . 
तसेच पिण्याचे व औद्योगिक वापराकरीता पाणी उपलब्ध होणार आहे . लोकांचे आर्थिक व 
सामाजिक राहणीमान उंचावणार असून शेतीला पूरक व्यवसाय व रोजगार मिळेल . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास 
भाग पाडणारी कारणे 


___ अनुसूची - तीन 
:- निम्न पेढी प्रकल्पाच्या धरणाचेबुडीत क्षेत्रातील हातूर्णा हे गांव पूर्णतः बाधित होत आहे. 

म्हणून विस्थापन करणे आवश्यक आहे . मौजा हातूर्णा येथील बुडीत क्षेत्रात जाणा- या 
शेत जमिनीचे सदर भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. 

__ अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

पेढी प्रकल्पाचेपर्यावरणीय परीणामाचेनिर्धारण ( EIA) केंद्र शासन पत्र क्रमांक ज .- १२०११- ४० 
२००७-१अ-I, दिनांक २२- २- २००८ अन्वये उक्त अधिनियम , २०१३ मधील ६( २) परंतुकानुसार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या (SIA) तरतुदी लागू नाहीत . 


सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची -पाच 

__ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचेपदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


पा पत्ता 


जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , अमरावती. 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे कार्यालय , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर , अमरावती . 
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाची 
अधिसूचना क्र . आरपीए - २०१५-प्र.क्र . १२९ ( १ ) 
र - १ , दिनांक २८ मे , २०१५ . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
___ त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लघु सिंचन कामे , अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांच्या 

कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक ११ ऑगस्ट २०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८८३ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक प्र . अ .- भू.सं .- अ. का .- कावि- ९०७- २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र. क्र .७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


अ - एक - ४( १६१७) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट -कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप- नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यायावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , तिवसा/ भातकुली यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०१४-२०१५, गाव बेलूर गढी , ता . चांदूर बाजार, जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 

( ३) 
हे . आर 


( १ ) 


( २ ) 


१५४ 


० ७० 


१५५ 


१६५ 


१५६ 


१५२ 


१५७ 


१ १० 


१५८ 


१ १० 


१५९ 


१६० 


१६१ 


१६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५-११, शके १९३७ 


१५ 


अनुसूची- एक - चालू 


( २ ) 


हे . आर 


० 


- 


० 


० 


१६३ 
१६४ 
१६८ पैकी 
१६८ पैकी 
१६८ पैकी 
१६८ पैकी 
१६८ पैकी 
१६९ 
१७० 


० 


० 


० 


० 


एकूण क्षेत्र 


. . 


१६ ७१ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - बोर्डी नाला प्रकल्प , ता . चांदूर , जिल्हा अमरावती. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: - बोर्डी नाला प्रकल्पांतर्गत मौजा बोरगाव- मोहना धरण येथील पुच्छ कालव्याचे कामाकरिता. 


समाजाला मिळणारे लाभ 

या प्रकल्पाद्वारे प्रवाही सिंचन ४१२६ हे . व उचलद्वारे सिंचन ४८९ हे . असे एकूण ४६१५ हे . 
सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. लाभक्षेत्रातील संबंधित शेतक-यांचे जीवनमान उंचावणार आहे. 
शेतक- यांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल , पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, मस्त्यव्यवसाय , 
पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगामध्ये फायदा व रोजगार निर्मिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत 
सुविधांचा लाभ होईल . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब , माहिती निरंक . 

अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४अ, महसूल व वन विभाग , मुंबई , दिनांक १३ मार्च, 

२०१५ मधील अधिसूचना व संकीर्ण ०१ - २०१५- प्र .क्र . ३- अ- २ , अन्वये प्रकरण २ ( सामाजिक 
परिणामाचेनिर्धारण २) चे तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

निरंक . 


. 


.. 


। 


टीप : - उक्त जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे ) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , तिवसा /भातकुली यांच्या कार्यालयात 

करता येईल . 


दिनांक १३ जुलै, २०१५ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५ / भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ .वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . ८८४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - प्रअ - भूसं - अका - कावि- ८९६- २०१५ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण ११-२०१४-प्र . क्र . ७७ - अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर , या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) . 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचे अथवा तिच्या भागाचे 
कोणत्याही प्रकारे अभिहस्तांकन करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप-नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , तिवसा/ भातकुली यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२- ४७ - २०१४ -२०१५ , 
गाव हिरूळपूर्णा, तालुका चांदूर बाजार , जिल्हा अमरावती . 


अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


( २ ) 


हे . आर 

० ८० 


ror 


१५८ 


० 


하 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५/ भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


पाव 


अनुसूची - एक - चालू 


न 


हे . आर 
०३३ 
०६० 


७ 


० 


9 


० 


- 


० 


० 


० 


- 


० 


१०२ 


० 


- 


० 


१०३ 
१०४ 


है 


०६० 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . १० २४ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
: - बोर्डी नाला प्रकल्प , ता . चांदूर बाजार , जि . अमरावती . 

बोर्डी नाला प्रकल्पाअंतर्गत मौजा बोरगाव , मोहना धरणाचे पुच्छ कालव्याचे कामाकरीता . 
या प्रकल्पाद्वारे प्रवाही सिंचन ४१२६ हे. व उचलद्वारे सिंचन ४८९ हे . असे एकूण ४६१५ हे . 
सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक - यांचे जीवनमान उंचावणार 
आहे. शेतक-यांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा , मत्स्य 
व्यवसाय , पशु संवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगामध्ये फायदा व रोजगार निर्मिती इत्यादी ग्रामीण 
पायाभूत सुविधांचा लाभ होईल . 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 
पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग ४ अ , महसूल व वन विभाग , मुंबई , दिनांक 
( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणा - या १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना व संकीर्ण ०१- २०१५ -प्र .क्र . ३- अ- २ , अन्वये प्रकरण २ 
यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 

( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण २) चे तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची-पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 


( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक . 


निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप - उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे) निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, तिवसा/ भातकुली यांच्या कार्यालयात 

करता येईल . 
अ . - एक -५ ( १६१७). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५ / भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ. वि .पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . ८८५ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - प्रअ- भूसं - अका- कावि-८९७-२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण ११ - २०१४- प्र. क्र . ७७- अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर , या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ). 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचे अथवा तिच्या भागाचे 
कोणत्याही प्रकारे अभिहस्तांकन करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप -नियम ( ३ ) 
द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , तिवसा/ भातकुली यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७- २०१४- २०१५ , 
गाव बोरगाव मोहना, तालुका चांदूर बाजार ,जिल्हा अमरावती . 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( २) 

हे . आर 
४०८ 

०४० 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ० ४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५/ भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
: - बोर्डी नाला प्रकल्प , ता . चांदूर बाजार, जि . अमरावती . 

बोर्डी नाला प्रकल्पाअंतर्गत मौजा बोरगाव , मोहना धरणाचे पुच्छ कालव्याचे कामाकरीता . 
या प्रकल्पाद्वारे प्रवाही सिंचन ४१२६ हे . व उचलद्वारे सिंचन ४८९ हे . असे एकूण ४६१५ हे . 
सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक - यांचे जीवनमान उंचावणार आहे. 
शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा , मत्स्य व्यवसाय , 
पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगामध्ये फायदा व रोजगार निर्मिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत 
सुविधांचा लाभ होईल . 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 
पाडणारी कारणे 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : 
( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणा - या 
यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 


अनुसूची- चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग ४ अ , महसूल व वन विभाग , मुंबई , दिनांक 
१३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना व संकीर्ण ०१ -२०१५- प्र.क्र . ३- अ- २, अन्वये प्रकरण २ 
( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण २) चे तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

: - निरंक . 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप - उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या योजनेचे( Plan चे) निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, तिवसा/भातकुली यांच्या कार्यालयात 

करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) . म . शा . रा ., अ . क्र . ८८६ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - प्रअ - भूसं - अका - कावि -८९८ - २०१५ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण ११ -२०१४-प्र.क्र . ७७ - अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५/ भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर , या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचे अथवा तिच्या भागाचे 
कोणत्याही प्रकारे अभिहस्तांकन करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप -नियम ( ३ ) 
द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, तिवसा/भातकुली यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६- ४७- २०१४- २०१५ , 
गाव सैय्यदपूर , तालुका चांदूर बाजार, जिल्हा अमरावती . 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 


( १ ) 


० 


१६ पैकी 


० 


१६ पैकी 


० 


- 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ९७३ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

बोर्डी नाला प्रकल्प , ता . चांदूर बाजार , जि . अमरावती . 
बोर्डी नाला प्रकल्पाअंतर्गत मौजा बोरगाव , मोहना धरणाचे पुच्छ कालव्याचे कामाकरीता . 
या प्रकल्पाद्वारे प्रवाही सिंचन ४१२६ हे. व उचलद्वारे सिंचन ४८९ हे . असे एकूण ४६१५ हे. 
सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक -यांचे जीवनमान उंचावणार आहे . 
शेतक- यांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, मत्स्य व्यवसाय , 
पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगामध्ये फायदा व रोजगार निर्मिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत 
सुविधांचा लाभ होईल . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५/ भाद्रपद ५-११, शके १९३७ 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग : - विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 
पाडणारी कारणे 


अनुसूची- चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग ४ अ, महसूल व वन विभाग , मुंबई, दिनांक 
( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणा- या १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना व संकीर्ण ०१ - २०१५-प्र .क्र . ३- अ- २, अन्वये प्रकरण २ 
यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) 

( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण २) चे तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

निरंक . 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप - उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे) निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, तिवसा/ भातकुली यांच्या कार्यालयात 

करता येईल . 


दिनांक २१ जुलै २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . ८८७ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक -प्रअ- भूसं - अका - कावि- १०५४ - २०१५ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकीर्ण ११-२०१४-प्र .क्र . ७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणाराी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचे अथवा तिच्या भागाचे 
कोणत्याही प्रकारे अभिहस्तांकन करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


अ . - एक -६ ( १६१७). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५/ भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची अथवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या 
उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , तिवसा/ भातकुली यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५- ४७ - २०१४ - २०१५ , 
गाव तुळजापूर गढी, तालुका चांदूर बाजार, जिल्हा अमरावती. 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 

( ३) 
हे . आर 


२८ पैकी 
२८ पैकी 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ६ ३९ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
: - बोर्डी नाला प्रकल्प , ता . चांदूर बाजार , जि . अमरावती 

बोर्डी नाला प्रकल्पाअंतर्गत मौजा बोरगाव, मोहना धरणाचे पुच्छ कालव्याचे कामाकरीता . 
: - या प्रकल्पाद्वारे प्रवाही सिंचन ४१२६ हे . व उचलद्वारे सिंचन ४८९ हे. असे एकूण 

४६१५ हे . सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक -यांचे 
जीवनमान उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . 
पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा , मत्स्य व्यवसाय , पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगामध्ये 
फायदा व रोजगार निर्मिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा लाभ होईल . 

अनुसूची-तीन 


: - विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा 
( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण करणा - या 
यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) 


अनुसूची- चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग ४ अ , महसूल व वन विभाग, मुंबई , 
दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना व संकीर्ण ०१ -२०१५-प्र .क्र . ३- अ- २ , 
अन्वये प्रकरण २ ( सामाजिक परिणामाचेनिर्धारण २) चे तरतुदी लागू करण्यापासून 
सूट देण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५/ भाद्रपद ५- ११, शके १९३७ 


२३ 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 


: - 


निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप - उक्त जमिनीचा/ जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे) निरिक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, तिवसा/ भातकुली यांच्या कार्यालयात 

करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ . 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी, अमरावती . 


भाग १ ( अ .वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . ८८८ . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


शुद्धीपत्र 


क्रमांक -शिरस्तेदार - भू. सं - कावि - ८४१ - २०१५ . 

या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६- ४७- २०१३- १४ , मौजा खेडी , ता . वरुड , जि . अमरावती मध्ये कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र भाग -१ अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक मे , २१ -२७, २०१५ ( प्रसिद्ध दिनांक २८ मे २०१५ ) मध्ये पान २० वर प्रसिद्ध झालेल्या अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णनामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित ( क्षेत्र ) 


अ . क्र . 
( १) 


भूमापन किंवा गट क्र . 

(२) 


अ .क्र . 
( १ ) 


भूमापन किंवा गट क्र . 

( २) 


हे . आर 


हे . आर 


२० 


५४ /३ 


००६ 


५४ / ३ , ५४/ ४ 


० ०६ 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ. क्र . ८८९ . 


शुद्धीपत्र 


क्रमांक -शिरस्तेदार- भू. सं - कावि -८४२- २०१५. 

या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९- ४७- २०१३- १४, मौजा रामापूर , ता . वरुड , जि . अमरावती मध्ये कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग -१ अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक जून २५ - जुलै - १ , २०१५ ( प्रसिद्धी दिनांक २ जुलै २०१५ ) मध्ये पान क्र . १९ वर प्रसिद्ध झालेल्या 
अनुसूची- एक जमिनीचे वर्णनामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


अंदाजित क्षेत्र 


अ . क्र . 
( १) 


अंदाजित ( क्षेत्र ) 


भूमापन किंवा गट क्र . 

(२) 


अ .क्र . भूमापन किंवा गट क्र . 
( १ ) 

( २) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


५ 


२८ 


०२८ 


___ ० २८ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५/ भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ.वि .पु .). म. शा . रा ., अ . क्र . ८९० . 


शुद्धीपत्र 


क्रमांक -शिरस्तेदार- भू. सं - कावि -८४३- २०१५. 

या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २- ४७- २०१३ - १४ मौजा मोळविहीर, ता . वरुड , जि . अमरावती मध्ये कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग -१ अमरावती विभागीय पुरवणी , दिनांक जून २५ - जुलै- १, २०१५ ( प्रसिद्धीदिनांक २ जुलै २०१५ ) मध्ये पान क्र . २१ वर प्रसिद्ध झालेल्या 
अनुसूची- एक जमिनीचेवर्णनामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 
या ऐवजी 

असे वाचाचे 


अ. क्र . 


भूमापन किंवा गट क्र . 


अ .क्र . 


भूमापन किंवा गट क्र . 


अंदाजित ( क्षेत्र) 

हे . आर 


अंदाजित ( क्षेत्र ) 

हे . आर 


३ 


१३ 


० १४ 


३ 


११ 


०१४ 


भाग १ ( अ .वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . ८९१. 


शुद्धीपत्र 


क्रमांक -शिरस्तेदार- भू. सं - कावि- ८४४ -२०१५ . 

या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५- ४७- २०१४ -१५ मौजा मुसळखेडा, ता . वरुड , जि . अमरावती मध्ये कलम ११ ची अधिसुचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग - १ अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक मे , २१- २७, २०१५ ( प्रसिद्धी दिनांक २८ मे २०१५ ) मध्ये पान क्र . २२ वर प्रसिद्ध झालेल्या 
अनुसूची- एक जमिनीचे वर्णनामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 
___ या ऐवजी 

असे वाचावे 


अंदाजित क्षेत्र 


अ .क्र . 


भूमापन किंवा गट क्र . 


अ .क्र . 
( १) 


भूमापन किंवा गट क्र . 

(२) 


0 


अंदाजित क्षेत्र 

(३ ) 
हे . आर 


हे आर 


- 


२ २६ 
०६० 


४ 


१३३ पैकी 
१३२ पैकी 
१३० पैकी 

एकूण . . 


१३३ पैकी 
१३२ पैकी 
१३० पैकी 

एकूण . . 


००३ 


c 


२२६ पो . ख . 
०६० पो . ख . 
० ०३ पो . ख . 

३५० पैकी 
२ ९० पो . ख . 


३५० पैकी 
००१ पो . ख . 


मोर्शी : 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१५ . 


( अवाच्य ), 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी. 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . ८९२ . 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक अका - भूसंपादन - कावि - १२६७- २०१५. 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अचलपूर ह्यांचे कार्यालयातील भू. सं .प्र .क्र . १६- ४७- २०१० - ११, मौजा बोरगांव दोरी, ता . अचलपूर , 
जि . अमरावती या प्रकरणांमध्ये कलम - ६ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुरवणी, अमरावती विभाग , अमरावती , दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ 
रोजी भूसंपादन अधिनियम , १८९४ मधील तरतुदीनुसार प्रसिद्ध करण्यात आली होती . त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 

चुकीची दुरुस्ती असे वाचावे 
घर. क्र . बांधकाम खुली जागा एकूण क्षेत्रफळ 

बांधकाम खुली जागा एकूण क्षेत्रफळ 
चौ . मी . चौ . मी . चौ . मी . 

चौ . मी . 

चौ . मी . चौ . मी . 
१८५ ६९ ८५ ५९८ 

७५ ५६ 

६९ ५८ ५९८ 

७५५६ 


चूक 


अचलपूर : 
दिनांक १९ ऑगस्ट २०१५ . 


( अवाच्य ) , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , अचलपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५/ भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ .वि . पु .) . म . शा . रा ., अ. क्र . ८९३ . 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक - अकाभूअ- प्रस्तु- २ - कावी - १०६७ - २०१५ . - 

या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०- ४७ -२०१३ -१४ मौजे हिवरा खुर्द, ता . मानोरा , जि . वाशिम येथील जमीन प्रकल्पाचे वळण रस्त्याचे 
कामाकरीता चे प्रकरणात कलम - ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - एक अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक २ जून २०१५ रोजी प्रसिद्ध 
करण्यात आली आहे , त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 


च्या ऐवजी 


असे वाचावे 


अ .क्र . 


अ .क्र . 


( २) 


स.नं ./ गट क्र . ७/ १२ प्रमाणे क्षेत्र अंदाजीत क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर हे . आर 
०६० 


- 


o 


० 


하 


०१३ 


o~ 


० 


० 


하 


० 


० 


० 


० 


하 


० 


० 


० 


० 


० 


하 


० 


~30gwg 


स .नं ./ गट क्र . ७/ १२ प्रमाणे क्षेत्र अंदाजीत क्षेत्र 
( २) 
हे . आर 

हे . आर 
७ / १ 

० २५ 
७ / १अ 
६ / १ 
९ / १ड 
९ / १ड 
९ / ३अ 
९ / ३अ 
९ / ३क 
९ / १अ 
९ / १ 
९/ १ 


० 


० 


० 


하 


० 


íormasovao 


० 


० 


० 


하 


० 


ooo/छ०० 


० 


० 


하 


० 


० 


० 


० 


하 


० 


० 


० 


० 


० 


하 


voèē 


० 


० 


० ३७ 
० २५ 

एकूण . . ० ९५ 


० 


하 


० 


० 


कारंजा : 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१५ . 


( अवाच्य ), 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, कारंजा . 


भाग १ ( अ.वि .पु.). म. शा . रा., अ . क्र . ८९४ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक मं . अ.- उपजिभूसं - लसीकामे - कावि-९६२- २०१५. 

जिल्हाधिकारी अमरावती यांची अधिसूचना क्रमांक प्र. अ.- भूस . अ. का .- कावि-५४२- २०१५, दिनांक ७-५- २०१५ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग- एक अमरावती विभागीय पुरवणी दिनांक मे , १४- २० , २०१५ , वैशाख २४- ३० , शके १९३७ ला प्रसिद्ध करण्यात आली होती . त्यात 
खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 

भू. सं .प्र. क्र . ५०- ४७- २०१२- १३ मौजा फुलआमला , ता . नांदगांव खंडेश्वर , जि . अमरावती 
संपादनाचे प्रयोजन :- साठवण तलाव अजनी फुलआमला ही स्थानिक नाल्यावर प्रस्तावित धरणासाठी साठवण तलाव अजनी अंतर्गत . ( धरण व 

बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता ) 
या करीता 

असे वाचावे 
भूमापन क्रमांक / 

भूमापन क्रमांक / 

क्षेत्र 
गट क्रमांक हे . आर गट क्रमांक 

हे . आर 


क्षेत्र 


३० / ७ 


३० / ४ 


- 


- 


अमरावती : 
दिनांक २० ऑगस्ट २०१५. 
अ . - एक - ७ ( १६१७) . 


( अवाच्य) , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
लघुसिंचन कामे , अमरावती. 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८९५ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 

आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८९७ 

आदेश 


क्रमांक प्र ./ ब - १ - १०७- २०१५. 


क्रमांक प्र ./ ब - १ - ८० - २०१५. 


श्रीमती वि . ना . तांबी , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अकोला, यांच्या खाती दिनांक २४ फेब्रुवारी , २०१५ रोजी एकूण २०५ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २५ फेब्रुवारी , २०१५ 
ते दिनांक २७ फेब्रुवारी , २०१५ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसाच्या अर्जीत 
रजेस कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


श्री . सु. वा . चव्हाण , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अकोट , यांच्या खाती दिनांक २४ मार्च, २०१५ रोजी एकूण २७६ दिवसांची 
अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २५ मार्च, २०१५ ते दिनांक 
२७ मार्च, २०१५ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसाची अर्जीत रजा तसेच 
रजेच्या नंतर दिनांक २८ मार्च, २०१५ , दिनांक २९ मार्च, २०१५ चौथा 
शनिवार व रविवारची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सु . वा . चव्हाण , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती वि . ना . तांबी , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १० (३ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . एस . जी . सावदेकर , जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी 
व फौजदारी काम पाहीले . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १० ( ३) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देतो की , श्री . जी . जी . भालचंद्र , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अकोला हे न्यायिक स्वरुपाचा तसेच 
श्री . डि . जी . मालवीया , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोट हे प्रशासकीय स्वरुपाचा कार्यभार 
वरील रजेच्या काळात पाहतील . 


दिनांक २ मार्च २०१५ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८९६ 

आदेश 


क्रमांक प्र ./ ब - १ - १०१- २०१५ . 


अकोला : 
दिनांक २४ मार्च २०१५ . 


सोपान गो . देशपांडे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अकोला . 


श्रीमती वि . ना . तांबी , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अकोला , यांच्या खाती दिनांक २ मार्च, २०१५ रोजी एकूण ३२० दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ३ मार्च, २०१५ ते दिनांक 
१३ मार्च, २०१५ अशी एकूण अकरा ( ११) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेस 
कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ८९८ 

आदेश 


क्रमांक प्र ./ ब - २ - १६ - २०१५. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती वि . ना . तांबी , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


श्री . एस . पी . देशमुख, सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ), वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक २० फेब्रुवारी , २०१५ रोजी एकूण ८७ दिवसांची अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २३ फेब्रुवारी , २०१५ ते दिनांक 
२५ फेब्रुवारी , २०१५ अशी एकूण तीन (०३ ) दिवसाची अर्जीत रजा दिनांक 
२१ फेब्रुवारी , २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २६ फेब्रुवारी , 
२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वीदिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . एस . जी . सावदेकर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी 
व फौजदारी काम पाहीले . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


दिनांक १९ मार्च २०१५ . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . पी . देशमुख , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ), वाशिम हे वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५/ भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


२७ 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . एस . व्ही . भुतके , सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ), वाशिम 
हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . बी . डी . गोरे , २रे दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), वाशिम हे 
वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ . 


दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८९९ 

आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ९०१ 

आदेश 


क्रमांक प्र ./ ब- २ - १७ - २०१५. 


क्रमांक प्र ./ ब - १ - १९ - २०१५. 


श्री . एम . एम . चितळे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) , कारंजा 
यांच्या खाती दिनांक १ मार्च, २०१५ रोजी एकूण ११३ दिवसांची अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २ मार्च, २०१५ ते दिनांक ५ मार्च, 
२०१५ अशी एकूण चार (०४ ) दिवसाची अर्जीत रजा दिनांक २७ फेब्रुवारी , 
२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते ( शनिवार व रविवार सुट्टीचे दिवस 
जोडून ) दिनांक ७ मार्च, २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


श्री . एस. व्ही . भुतके , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ), 
वाशिम / दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ), जोड न्यायालय , मंगरुळपीर 
यांच्या खाती दिनांक २७ फेब्रुवारी , २०१५ रोजी एकूण २९२/ ०९ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २ मार्च, २०१५ ते दिनांक ७ 
मार्च, २०१५ अशी एकूण सहा ( ०६ ) दिवसांची अर्जीत रजा दिनांक २७ 
फेब्रुवारी , २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ९ मार्च, २०१५ च्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एम. चितळे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) , कारंजा हे वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . आर. टी . साखरे, दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), कारंजा हे 
वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . व्ही . भुतके , २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ), वाशिम / दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर), 
जोड न्यायालय ,मंगरुळपीर हे वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर राहीले असते . 


___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , दिनांक २७ फेब्रुवारी , २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ मार्च, 
२०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . पी . व्ही . चतूर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
वाशिम व दिनांक २ मार्च, २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ९ 
मार्च, २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत श्री . एस . के . चौदंते , दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर), वाशिम हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९०० 

आदेश 


क्रमांक प्र ./ ब- २- १८ - २०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९०२ 


आदेश 


श्रीमती माधुरी आर . खनवे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), 
वाशिम यांच्या खाती दिनांक २५ फेब्रुवारी , २०१५ रोजी एकूण ९२ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २६ फेब्रुवारी , २०१५ ते दिनांक 
५ मार्च, २०१५ अशी एकूण आठ (०८ ) दिवसांची अर्जीत रजा दिनांक 
२५ फेब्रुवारी , २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ मार्च, २०१५ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


क्रमांक प्र ./ ब - २- २० - २०१५. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


श्री . एस . पी . देशमुख, सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर), वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक २७फेब्रुवारी , २०१५ रोजी एकूण ८४ दिवसांची अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २३ फेब्रुवारी , २०१५ ते दिनांक २५ 
फेब्रुवारी , २०१५ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसाच्या (पूर्वी मंजूर केलेल्या 
अर्जीत रजेला जोडून ) दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१५ ते दिनांक २७ फेब्रुवारी , 
२०१५ अशी दोन ( २ ) दिवसाची वाढीव अर्जीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच दिनांक २ मार्च, २०१५रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती माधुरी आर . खनवे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), वाशिम हे वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


की , श्री . यु. एस . पदवाड , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व सहाय्यक सत्र 
न्यायाधीश , वाशिम हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम 
पाहतील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . पी . देशमुख, सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ), वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


दिनांक ४ मार्च २०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९०४ 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . पी . व्ही . चतूर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम हे दिनांक 
२७ मार्च, २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २ मार्च, २०१५ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


पहा : - ( १ ) जिल्हा न्यायालय , वाशिम यांचा आदेश क्र . प्र ./ ब- १ 
२१ - २०१५, दिनांक ४ मार्च २०१५ . 


( २) मा . श्री . यु . एम . पदवाड , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश , वाशिम यांचा दिनांक ४ मार्च २०१४ रोजीचा किरकोळ रजा 
मिळणेबाबतचा अर्ज . 


दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५. 


आदेश 


क्रमांक प्र ./ ब-१ -२२-२०१५. 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ९०३ 


पहा : - (१ ) श्री . ए . के . शाह , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- २ व 
सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , वाशिम यांचा दिनांक ३ मार्च, २०१५ रोजीचा 
किरकोळ रजा मिळणेबाबतचा अर्ज . 


( २ ) श्री . ए . के . शाह , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- २ व सहाय्यक सत्र 
न्यायाधीश , वाशिम यांचा दिनांक ४ मार्च, २०१५ रोजीचा अर्जीत रजा 
मिळणेबाबतचा अर्ज. 


आदेश 


संदर्भ क्रमांक ( १ ) मधील आदेशान्वये मा . श्री . ए . के . शाह , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- २ व सहायक सत्र न्यायाधीश , वाशिम यांना दिनांक 
५ मार्च २०१५ ते दिनांक ७ मार्च २०१५ अशी एकूण तीन ( ३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा दिनांक ४ मार्च २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
९ मार्च २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येवून त्यांचे न्यायालयाचे कामकाज 
श्री . यु . एम . पदवाड , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ , वाशिम 
यांचेकडे ठेवण्यात आले होते . परंतु संदर्भ क्रमांक ( २ ) अनुसार 
श्री . यु . एम . पदवाड , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ , वाशिम यांना दिनांक ५ 
मार्च २०१५ रोजीची ( भाग -२) अर्धा दिवसाची व दिनांक ७ मार्च २०१५ 
रोजीची एक दिवसाची अशी एकूण दिड दिवसाची किरकोळ रजा दिनांक 
९ मार्च २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आल्यामुळे तर्थजिल्हा न्यायाधीश- २, वाशिम या न्यायालयाचे 
दिनांक ५ मार्च २०१५ चे दुपारनंतर पासून ते दिनांक ७ मार्च २०१५ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंतचे कामकाज श्री . व्ही . बी . श्रीखंडे, जिल्हा न्यायाधीश 
१ , वाशिम व दिनांक ७ मार्च २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ९ 
मार्च २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंतचे कामकाज श्रीमती एम . ए. 
आनंद , जिल्हा न्यायाधीश -२ , वाशिम यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक प्र ./ ब - १- २१ - २०१५ . 


श्री . ए. के . शाह , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- २ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , 
वाशिम यांच्या खाती दिनांक ४ मार्च, २०१५ रोजी एकूण १९० दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना उपरोक्त संदर्भ क्र . (१ ) अन्वये मंजूर 
करण्यात आलेली दिनांक ५ मार्च, २०१५ व दिनांक ७ मार्च, २०१५ रोजीची 
किरकोळ रजा रद्द करून संदर्भ क्र . (२ ) नुसार दिनांक ५ मार्च, २०१५ ते 
दिनांक ७ मार्च, २०१५ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसाची अर्जीत रजा 
दिनांक ४ मार्च, २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ९ मार्च, २०१५ 
च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


दिनांक ५ मार्च २०१५ . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९०५ 

आदेश 


क्रमांक प्र ./ ब - १ - २३ - २०१५. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . के . शाह , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
२ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , वाशिम हे वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


__ श्री . एस . के . चौदंते , दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर), वाशिम यांच्या खाती 
दिनांक ४ मार्च २०१५ रोजी एकूण २०० दिवसांची अर्धवेतनाची रजा 
शिल्लक आहे यांना दिनांक ४ मार्च २०१५ ते दिनांक ६ मार्च २०१५ अशी 
एकूण ३ दिवसाच्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५ /भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . के चौदंते , दिवाणी न्यायाधीश 
( व स्तर), वाशिम वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर त्याच 
पदावर राहीले असते . 


अशी एकूण पाच ( ५) दिवसांची अर्जीत रजा दिनांक २० मार्च २०१५ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० मार्च २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


__ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रीया संहीता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . एस . पी . देशमुख, सह -दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर), वाशिम 
यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे कामकाज पाहीले . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एन . रोकडे, सह-दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर), मंगरुळपीर वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर त्याच 
पदावर राहीले असते . 


दिनांक ७ मार्च २०१५ . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रीया संहीता , १९७६ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . एम . एम . गुप्ता , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) , मंगरुळपीर हे 
वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९०६ 

आदेश 


क्रमांक प्र ./ ब- १ - २४ - २०१५. 


दिनांक २० मार्च २०१५ . 


श्री . एस . पी . देशमुख, सह - दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ), वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक १२ मार्च २०१५ रोजी एकूण ८२ दिवसांची अर्जीत रजा 
शिल्लक आहे . यांना दिनांक १६ मार्च २०१५ ते दिनांक २० मार्च २०१५ 
अशी पाच ( ५ ) दिवसांची अर्जीत रजा तसेच दिनांक १३ मार्च २०१५ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३ मार्च २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९०८ 

आदेश 


क्रमांक प्र ./ ब - २- ३८ - २०१५. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


श्री . एस . व्ही . भुतके , २ रे सह -दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर) , वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक २३ मार्च २०१५ रोजी एकूण २९५ दिवसांची अर्जीत 
रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ३० मार्च २०१५ ते दिनांक २ एप्रिल 
२०१५ अशी चार (४ ) दिवसांची अर्जीत रजा तसेच दिनांक २७ एप्रिल २०१५ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३ मार्च २०१५ रोजीच्या कार्यशाळेच्या 
वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . पी . देशमुख, सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व स्तर ), वाशिम वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रीया संहीता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . एस . चौदंते , दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ), वाशिम हे दिनांक १३ 
मार्च २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १६ मार्च २०१५ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत व श्री . एस . व्ही . भुतके , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधिश ( व स्तर ), वाशिम हे दिनांक १६ मार्च २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेपासून ते दिनांक २३ मार्च २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत रजेच्या 
काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . व्ही . भुतके , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व स्तर) , वाशिम वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर राहीले असते . 


दिनांक १२ मार्च २०१५. 


___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रीया संहीता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . एस . पी . देशमुख, सह -दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ), वाशिम हे 
दिनांक २७ मार्च २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३ एप्रिल 
२०१५ रोजीच्या कार्यशाळेच्या वेळेपूर्वीपर्यंत रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९०७ 

आदेश 


क्रमांक प्र ./ ब - १ - २५ - २०१५ . 


श्री . एस . एन . रोकडे, सह-दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), मंगरुळपीर 
यांच्या खाती दिनांक २० मार्च २०१५ रोजी एकूण ११० दिवसांची अर्जीत 
रजा शिल्लक आहे यांना दिनांक २३ मार्च २०१५ ते दिनांक २७ मार्च २०१५ 
अ - एक - ८ ( १६१७ ). 


वाशिम : 
दिनांक २४ मार्च २०१५. 


विजय रा . सिकची , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश , 

वाशिम . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


HTT 9 (37. fq . q .), 7 . SIL. 97 ., 34 . $ . 808 


(2 ) High Court letter No . A 1202/2000 , dated 31st 

July , 2000 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


ORDER 


No. B . 2 (1 )- ADMN - 118 - 2015 . 


Read :- (1) Application of Shri A . C . Chaphale, District Judge - 1 

and A . S . J., Yavatmal, for grant of earned 
leave for 3 days W . e. f. 16th February 2015 to 
18th February 2015 and permission to prefix holi 
days falling on 14th February 2015 and 15th 
February 2015 with permission to leave head 
quarters after Lok -Aadalat on 14th February to 
20th February 2015 B . O . H . 


In view of the High Court letter referred to above at 
Sr. No . (2 ),the Hon ble Principal District Judge, Yavatmal is 
pleased to grant Ex- post facto earned leave for 1 day on 29th 
December, 2014 to Shri A . T. Wankhede ,District Judge -3 and 
A . S . J., Yavatmal. 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


(2 ) High Court letter No. A 1202 /2000 , dated 

31st July 2000 . 


No locum tenens is necessary . 


ORDER 


No . B . 2 ( 1)-ADMN -101 -2015. 


The charge of his Court and office alongwith charge of the 
Court and office was kept with Shri D . V . Thakare, District 
Judge - 2 and A . S . J., Yavatmal. 


On return from leave, Shri A . T. Wankhede, District Judge 
3 and A . S . J., Yavatmal, is re -posted to his former post. 


In view of the High Court letter referred to above at 
Sr. No .(2 ), the Principal District Judge, Yavatmal is pleased to 
grant earned leave for 3 days w . e. f. 16th February 2015 to 
18th February 2015 and permission to prefix holidays falling 
on 14th February 2015 and 15th February 2015 with permis 
sion to leave head quarters after completion of Lok -Aalalat on 
14th February 2015 to 20th February 2015 B . O . H ., to 
Shri A . C . Chaphale ,District Judge - land A . S . J., Yavatmal. 

Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of M . C . S . ( Pay ) 
Rules, 1981 that Shri A . T. Wankhede, would have continued 
to officiate as District Judge- 3 and A . S . J. Yavatmal, had he 
not proceeded on leave during the above period. 


Dated the 25th February , 2015 . 


HTT 9 (37 . f . 9 .), H . STI . PI., 37. 5 . 899 


No locum tenens is necessary. 


The charge of his Court and office alongwith charge of the 
Court and office of Principal District Judge, Yavatmal, is kept 
with Shri D . V . Thakare , District Judge-2 and A . S . J., Yavatmal , 
during the above period . 

On return from leave, Shri A . C . Chaphale , District Judge- 1 
and A . S . J., Yavatmal ,is re-posted to his former post. 

Certified under note of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S. (Pay) 
Rules, 1981 that Shri A . C . Chaphale , would have continued to 
officiate as District Judge - 1 and A . S . J. Yavatmal, had he not 
proceeded on leave during the above period. 


Read : - ( 1) Application of Shri D . V . Thakre , District Judge -2 

and A . S . J., Yavatmal, for grant of earned 
leave for 2 days w .e.f. 2nd March , 2015 to 3rd 
March , 2015 with permission to leave head 
quarters from 28th February, 2015 A . O .H . to 

4th March 2015 B . O . H . 
(2) High Court letter No. A 1202/2000 , dated 31st 

July , 2000 . 


ORDER 


No. B . 2 (1 )-ADMN - 130 -2015 . 


Dated the 13th February 2015. 


In view of the High Court letter referred to above at 
Sr.No. (2),the Hon ble PrincipalDistrict Judge, Yavatmal is 
pleased to grant earned leave for 2 days on w .e.f. 2nd March , 
2015and 3rd March , 2015 with permission to leave head 
quarters from 28th February, 2015 A .O .H .to 4th March , 2015 
B . O .H . to Shri D . V. Thakare , District Judge-2 and A . S. J., 
Yavatmal . 


HTI 9 ( 37. fq . q .), H . ST . PI., 34. 55 . 890 


Read :- (1 ) Application of Shri A . T. Wankhede,District Judge-3 

and A . S . J., Yavatmal, for grant of earned 
leave for 1 day on 29th December, 2014 . 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५ / भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


३१ 


No locum tenens is necessary. 


On return from leave , Shri A . C . Chaphale , District Judge 
1 and A . S . J., Yavatmal, is re -posted to his former post . 


The charge of his Court and office alongwith charge of 
special matters of the Court and office of District Judge - 1 and 
A .S.J., Darwha is kept with Shri A . C . Chaphale , District Judge 
1 and A . S . J., Yavatmal during the above period . 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . ( Pay ) 
Rules, 1981 that Shri A . C . Chaphale ,would have continued to 
officiate as District Judge - 1 and A . S . J. Yavatmal , had he not 
proceeded on leave during the above period . 
Dated the 4th March , 2015 . 


On return from leave , Shri D . V. Thakre, District Judge - 2 
and A . S . J., Yavatmal, is re- posted to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b ) of M . C . S . (Pay) 
Rules, 1981 that Shri D . V . Thakre ,would have continued to 
officiate as District Judge -2 and A . S . J. Yavatmal, had he not 
proceeded on leave during the above period . 


HTT 9 ( 31 . g . g.), H . SIL . 27., 37 . 55 . 993 
Read : - (1) Shri S . M . Menjoge, Adhoc District Judge-1 and 

A . S . J., Pusad , has applied for grant of earned 
leave for 4 days 24th February , 2015 to w .e.f. 
27 February, 2015 and exemption from attending 
the workshop scheduled on 28th February , 2015 
with permission to leave head quarters from 
23rd February, 2015 A . O . H . to 2nd March , 2015 
B . O . H . 


Dated the 2nd March , 2015. 


HTT 9 (37. fq . g.), H . 21. 27., 31 . 55 . 992 


Read :- ( 1) 


(2 ) Hon ble High Court letter No. A 1202/2000 , dated 

31st July, 2000 . 


ORDER 


Application of Shri A . C . Chaphale, District Judge 
1 and A . S. J., Yavatmal, for grant of earned 
leave for 2 days w .e.f. 4th March , 2015 and 
5th March , 2015 with permission to leave head 
quarters from 3rd March , 2015 A .O . H . to 7th 
March 2015 B .O .H . 


No . B . 2 ( 1) -ADMN - 144 - 2015 . 


(2 ) High Court letter No. A 1202 /2000 , dated 31st 

July , 2000 . 


ORDER 


In view of the High Court letter referred to above at 
Sr. No. (2 ), the Principal District Judge , Yavatmal is pleased to 
grant earned leave for 4 days on w .e.f. 24th February, 2015 to 
27th February , 2015 and exemption from attending the work 
shop scheduled on 28th February , 2015 with permission to 
leave head quarters from 23rd February, 2015 A . O . H . to 2nd 
March , 2015 B .O .H . to Shri S . M .Menjoge , Adhoc District 
Judge- 1 and A . S . J., Pusad . 

Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


No. B . 2 ( 1)-ADMN - 134 - 2015 . 


In view of the High Court letter referred to above at 
Sr. No . (2), the Principal District Judge , Yavatmal is pleased to 
grant earned leave for 2 days w .e.f. 4th March , 2015 and 
5th March , 2015 with permission to leave head quarters from 
3rd March , 2015 A .O . H . to 7th March , 2015 B .O .H . to Shri 
A . C . Chaphale , District Judge- 1 and A . S . J., Yavatmal. 


No locum tenens is necessary . 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


The charge of his Court and office is kept with Shri Anil 
Subramanium , District Judge- 1 and A .S.J., Pusad during the 
above period . 

On return from leave, Shri S . M .Menjoge, Adhoc District 
Judge - 1 and A . S . J., Pusad , is re -posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . (Pay) 
Rules, 1981 that Shri S . M .Menjoge ,would have continued to 
officiate as Adhoc District Judge - 1 and A . S . J . Pusad, had he 
not proceeded on leave during the above period 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept as under : 


(1) From 3rd March , 2015 A .O .H . to 4th March , 2015 B .O .H . 
alongwith charge of the Court and Office of District Judge -2 
and A . S . J., Yavatmal with Shri A . T . Wankhede, District Judge 
3 and A . S . J., Yavatmal. 


(2 ) From 4th March , 2015 to 7th March , 2015 B .O . H .with 
Shri D . V. Thakare, District Judge -2 and A . S.J., Yavatmal. 


Yavatmal : 
Dated the 10th March , 2015 . 


MS. S . T. BARNE, 
Principal District and 
Sessions Judge, 

Yavatmal. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ९१४ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 


श्री . आर. आर. खान , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, मलकापूर यांनी व दिनांक २८ फेब्रुवारी , २०१५ चे कार्यशाळेनंतर 
ते दिनांक २ मार्च, २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपावतो श्री . डी . पी . 
कासट , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), मलकापूर यांनी स्वतःचे 
काम सांभाळून पाहावा . 


आदेश 


क्रमांक २६-२०१५. 


___ श्री . कृ . मु . सोनवणे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , मोताळा हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


श्री . डी . एन . सुरवसे , दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर) , खामगांव 
यांना दिनांक १६ फेब्रुवारी , २०१५ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी , २०१५ पर्यंत ३ 
( तीन) दिवसाची अर्जीत रजा व रजेअगोदर दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१५ व 
दिनांक १५ फेब्रुवारी , २०१५ व रजेच्या पुढे दिनांक १९ फेब्रुवारी , २०१५ या 
सुट्टीची परवानगी व मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे पदाचा पदभार श्री . जी . बी . 
जोशी , जिल्हा न्यायाधीश - २ , खामगांव यांनी तसेच प्रशासकीय पदभार 
श्री . आर. एम . नेरलीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) , खामगांव 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . कृ . मु . सोनवणे , दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ), तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, मोताळा हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ), मोताळा म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


श्री . डी . एन. सुरवसे , दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ), खामगांव हे 
रजेवरुन परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


श्री . कृ . मु . सोनवणे , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, मोताळा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ७६ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे त्या मधुन उपरोक्त मंजूर 
केलेली ३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डी . एन . सुरवसे , दिवाणी न्यायाधीश 
( वरिष्ठ स्तर ), खामगांव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर) , खामगांव म्हणून स्थानापन्न राहिले 
असते . 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९१६ 


आदेश 


क्रमांक २८ -२०१५. 


श्री . डी . एन . सुरवसे , दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर) , खामगांव 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १२६ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे त्या मधुन उपरोक्त मंजूर केलेली ३ ( तीन) दिवसांची अर्जित 
रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी . 


श्री . व्ही . जी . चौखंडे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , बुलडाणा यांना दिनांक २४ फेब्रुवारी , २०१५ ते 
दिनांक २७ फेब्रुवारी , २०१५ पर्यंत एकूण ४ ( चार) दिवसाची अर्जीत रजा 
मंजुर करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९१५ 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक पदभार 
श्री . एस . बी . विजयकर , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 


आदेश 


क्रमांक २७- २०१५. 


श्री . कृ . मु . सोनवणे, दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) , तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, मोताळा यांची दिनांक २५ फेब्रुवारी , २०१५ ते 
दिनांक २७ फेब्रुवारी , २०१५ पर्यंत एकूण ३ ( तीन ) दिवसाची अर्जीत रजा 
तसेच रजेच्या पुढे दिनांक १ मार्च, २०१५ या सुट्टीची परवानगी व दिनांक 
२४ फेब्रुवारी , २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ फेब्रुवारी , २०१५ 
चे कार्यशाळेच्या प्रारंभी पर्यंत तसेच दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१५ चे कार्यशाळेनंतर 
ते दिनांक २ मार्च, २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
व प्रशासकीय पदभार दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१५ चे कार्यशाळेच्या प्रारंभापर्यंत 


श्री . व्ही . जी . चौखंडे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, बुलडाणा हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . व्ही . जी . चौखंडे, २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , बुलडाणा हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , बुलडाणा 
म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . व्ही . जी . चौखंडे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५/ भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ८२ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे त्या मधुन उपरोक्त मंजूर 
केलेली ४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

पी . एस . गजभिये , 
बुलडाणा : 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५. 

सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा . 


फेब्रुवारी , २०१५ चे लोकन्यायालय संपल्यानंतर ते २० फेब्रुवारी , २०१५ चे 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपावतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजुर 
करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक तसेच 
प्रशासकीय पदभार दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०१५ चे लोकन्यायालयानंतर ते 
दिनांक १५ फेब्रुवारी , २०१५ पर्यंत श्रीमती जे . आर . पुलाटे, दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ), तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, देऊळगाव राजा यांनी 
तसेच १६ फेब्रुवारी , २०१५ ते दिनांक २० फेब्रुवारी , २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपावतो श्री . सु . ग . दबडगावकर, सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर) , तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , देऊळगाव राजा यांनी स्वतःचे 
काम सांभाळून पाहीला . 

श्री . जे . एम . अंबोडकर , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), सिंदखेडराजा 
हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा . , अ . क्र . ९१७ . 


आदेश 


क्रमांक ३० - २०१५ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) अन्वये 
प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . जे . एम . अंबोडकर , दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ), सिंदखेडराजा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . जे. एम . अंबोडकर, दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ),सिंदखेडराजा 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ६५ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे त्या मधुन उपरोक्त मंजूर केलेली ३ ( तीन) दिवसांची अर्जित 
रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी. 


श्रीमती . ए. डी . सांवत , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांना दिनांक ११ मार्च, २०१५ ते दिनांक १३ मार्च, 
२०१५ पर्यंत एकूण ३ ( तीन ) दिवसाची अर्जीत रजा व रजेच्या पुढे दिनांक 
१४ मार्च, २०१५ दुसरा शनिवार व दिनांक १५ मार्च, २०१५ रविवार या 
सुट्टीची परवानगी व दिनांक १० मार्च, २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १६ मार्च, २०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे पदाचा न्यायीक तसेच 
प्रशासकीय पदभार श्री . एम . एम . पाटील, जिल्हा न्यायाधीश - ३ तथा 
सहायक सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा यांनी पाहावा . 

श्रीमती. ए. डी . सांवत , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती . ए. डी . सांवत ,तर्थजिल्हा न्यायाधीश 
१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 

श्रीमती . ए . डी . सांवत , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २०१ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे त्या मधुन उपरोक्त मंजूर केलेली ३ 
( तीन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांच्या 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


दिनांक ३ मार्च २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९१९ 


आदेश 


क्रमांक ३३- २०१५. 


कु . एस . एम . तामगाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्या . दं . प्र . वर्ग , बुलडाणा, यांना दिनांक ६ मार्च २०१५ ते ७ मार्च २०१५ 
पर्यन्तची एकूण २ ( दोन ) दिवस अर्जित रजा कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत 
आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचेन्यायालयाचा न्यायीक पदभार 
श्री . व्ही . जी . चौंघडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्या . दं . प्र . वर्ग , बुलडाणा , यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन पाहीला . 

कु . एस . एम . तामगाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्या . दं . प्र . वर्ग , बुलडाणा हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या 
पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ९१८ 


आदेश 


क्रमांक ३१ - २०१५ . 


श्री . जे. एम . अंबोडकर, दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ),सिंदखेडराजा 
यांना दिनांक १६ फेब्रुवारी , २०१५ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०१५ पर्यंत 
एकूण ३ (तीन) दिवसाची अर्जीत रजा तसेच रजेच्या मागे दिनांक १४ 
फेब्रुवारी , २०१५ व दिनांक १५ फेब्रुवारी , २०१५ व रजेच्या पुढे दिनांक १९ 
अ - एक - ९ ( १६१७) . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यांत येते की कु . एस . एम . तामगाडगे , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्या , दं . प्र . वर्ग , बुलडाणा हया उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


श्री . एस . डी . भगत , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर बुलडाणा , 
हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


कु . एस . एम . तामगाडगे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्या . दं . प्र . वर्ग , बुलडाणा, यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , 
१९८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन 
मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांच्या रजेच्या खाती एकूण 
४८ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधुन उपरोक्त मंजूर केलेली 
२ ( दोन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

दिनांक ९ मार्च २०१५ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यांत येते की श्री . एस . डी . भगत , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व . स्तर बुलडाणा , हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर बुलडाणा, म्हणून 
स्थानापन्न राहिले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ९२० 


आदेश 


क्रमांक ३४ - २०१५ . 


श्री . एस . डी . भगत , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर बुलडाणा , 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २०३ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधुन उपरोक्त मंजूर केलेली ३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


दिनांक १२ मार्च २०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९२२ 


आदेश 


क्रमांक ३७- २०१५. 


श्री . एस . बी . विजयकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्या . दं . प्र . वर्ग , बुलडाणा, यांना दिनांक ३ मार्च २०१५ ते १० मार्च २०१५ । 
पर्यन्तची एकूण ८ ( आठ) दिवस अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक पदभार 
श्री . व्ही . जी . चौखंडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्या . दं . प्र. वर्ग, बुलडाणा , यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन पाहीला . 

श्री . एस . बी . विजयकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा 
न्या . दं . प्र . वर्ग , बुलडाणा , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते त्यांच्या 
पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यांत येते की श्री . एस. बी . विजयकर , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्या , दं . प्र . वर्ग , बुलडाणा, हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
बुलडाणा , म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . एस . बी . विजयकर, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा 
न्या . दं . प्र . वर्ग , बुलडाणा , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , 
१९८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन 
मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांच्या रजेच्या खाती एकूण 
३६ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधुन उपरोक्त मंजूर केलेली 
८ ( आठ ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


श्री . जी . आर . ढेपे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, खामगाव , यांना दिनांक १६ मार्च २०१५ ते 
१८ मार्च २०१५ पर्यंत एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक 
१४ मार्च २०१५ ते १५ मार्च २०१५ रोजीची सुटटी जोडून दिनांक १३ मार्च 
२०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १९ मार्च २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळोपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजुर करण्यात येत 
आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक व 
प्रशासकीय पदभार श्री . जे . जी . वाघ , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग, खामगाव , यांनी स्वतःचे काम 
सांभाळून पाहावा . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . ९२१ 

आदेश 


क्रमांक ३५ - २०१५. 


श्री . जी . आर . ढेपे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग. खामगाव, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते त्यांच्या 
पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


श्री . एस . डी . भगत , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर बुलडाणा, 
यांना दिनांक १८ मार्च २०१५ ते २० मार्च २०१५ पर्यंत एकूण ३ ( तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजुर करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यांत येते की श्री . जी . आर. ढेपे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग. खामगाव , हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
खामगाव , म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक व 
प्रशासकीय पदभार श्री . पी . बी . तिजारे , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर 
बुलडाणा, यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५ /भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


३५ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९२४ 


आदेश 


श्री . जी . आर . ढेपे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर,तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, खामगाव , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम , १९८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ३००/ २ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधुन उपरोक्त 
मंजूर केलेली ३ दिवसांची अर्जित रजा खर्चीटाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


क्रमांक ३९ - २०१५ . 


श्री . अ . श्या . कलोती , जिल्हा न्यायाधीश- २ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा जोड न्यायालय मेहकर यांना दिनांक २० मार्च २०१५ 
ते २७ मार्च २०१५ पर्यंत एकूण ८ ( आठ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या 
पुढे दिनांक २८ मार्च २०१५ चौथा शनिवार सुटटीची परवानगी तसेच 
दिनांक १९ मार्च २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २९ मार्च 
२०१५ चे कार्यशाळा सुरू होण्याच्या वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 


( अवाच्य ), 


बुलडाणा : 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


दिनांक १३ मार्च २०१५ . 


बुलडाणा. 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक तसेच 
प्रशासकीय पदभार श्री . पी . एल . गजभिये , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा , यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . ९२३ 


आदेश 


श्री . अ . श्या . कलोती , जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा, जोड न्यायालय मेहकर हे रजेवरुन परत आल्यानंतर 
ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


क्रमांक ३८ - २०१५. 


श्री . अं पुं. खानोरकर , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर जळगाव जामोद , 
यांना दिनांक १८ मार्च २०१५ ते २० मार्च २०१५ पर्यंतची एकूण ३ (तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा तसेच रजेच्या पुढे दिनांक २१ मार्च २०१५ गुढीपाडवा 
सुटीची परवानगी तसेच दिनांक १७मार्च २०१५ चे कार्यालयीन वेळे नंतर ते 
दिनांक २१ मार्च २०१५ मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजुर करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ (२) अन्वये 
प्रमाणित करण्यांत येते की श्री . अ . श्या . कलोती, हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायधीश - २ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा, जोड न्यायालय मेहकर म्हणून स्थानापन्न 
राहिले असते . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक तसेच 
प्रशासकीय पदभार श्री . एस . एस . धपाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर 
तथा न्या . दं . प्र . वर्ग, संग्रामपुर , यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 


___ श्री . अ . श्या . कलोती , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ 
मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १९ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली 
८ ( आठ ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


श्री . अं . पुं . खानोरकर , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर जळगाव जामोद , 
हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


दिनांक १९ मार्च २०१५ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म. शा . रा ., अ. क्र . ९२५ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ (२ ) अन्वये 
प्रमाणित करण्यांत येते की श्री . अं . पुं . खानोरकर , दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर जळगाव जामोद , हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्या . दं . प्र . वर्ग , म्हणून 
स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


क्रमांक ४०- २०१५ . 


श्री . अं . पुं. खानोरकर , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर जळगाव जामोद , 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १५७ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्या मधुन उपरोक्त मंजूर केलेली ३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


श्री . व्ही . जी . चौखंडे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , बुलडाणा यांना दिनांक २५ मार्च, २०१५ ते 
दिनांक २७ मार्च, २०१५ पर्यंत एकूण ३ ( तीन ) दिवसाची अर्जीत रजा व 
रजेच्या पुढे दिनांक २८ मार्च, २०१५ ची सुट्टीची परवानगी तसेच दिनांक 
२५ मार्च, २०१५ ते दिनांक २८ मार्च, २०१५ पर्यंतची मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचेन्यायालयाचा न्यायीक पदभार 
श्री . एस . बी . विजयकर , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 


दिनांक १७ मार्च २०१५ . 


३६ 


__ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


श्री . व्ही . जी . चौखंडे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), तथा भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . ९२७ 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, बुलडाणा हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते 

आदेश 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

क्रमांक ४२ - २०१५. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . व्ही . जी . चौखंडे, २रे सह दिवाणी 

श्री . जे . जी . वाघ , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), खामगाव 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) , तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , बुलडाणा हे 

यांना दिनांक १८ मार्च, २०१५ ते २० मार्च, २०१५ पर्यंतची एकूण ३ ( तीन ) 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते २रे सह दिवाणी 

दिवसाची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , बुलडाणा 

आहे . 
म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक तसेच 
श्री . व्ही . जी . चौखंडे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), तथा 

प्रशासकीय कार्यभार श्री . आर . एम . नेरलीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 

( कनिष्ठ स्तर ) , खामगाव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 
नियम १९८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 

श्री . जे . जी . वाघ , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), खामगाव 
वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती __ हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 
एकूण ७८ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे त्या मधुन उपरोक्त मंजूर 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
केलेली ३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 

अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . जे . जी . वाघ , ३रे सह दिवाणी 
नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), खामगाव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
दिनांक २४ मार्च २०१५ . 

गेले नसते तर ते ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), खामगांव 
म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९२६ 


आदेश 


क्रमांक ४१ - २०१५. 


श्री . जे . जी . वाघ , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), 
खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ७० 
( ३) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या 
अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण 
४८ दिवस अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे त्या मधुन उपरोक्त मंजूर केलेल्या 
३ ( तीन ) दिवसाच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ६ ( सहा ) 
दिवसाची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांच्या 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


श्री . आर . आर. खान , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), मलकापूर 
यांना दिनांक १९ मार्च, २०१५ व दिनांक २० मार्च, २०१५ पर्यंतची एकूण २ 
( दोन ) दिवसाची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक तसेच 
प्रशासकीय कार्यभार श्री . डी . पी . कासट , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ), मलकापूर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला. 


दिनांक २५ मार्च २०१५ . 


श्री . आर. आर. खान , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), मलकापूर हे 
रजेवरुन परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९२८ 


आदेश 


क्रमांक ४३- २०१५. 


__ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर. आर . खान, दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर) , मलकापूर हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) , मलकापूर म्हणून स्थानापन्न 
राहिले असते . 


श्री . जी . बी . जोशी , जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
खामगांव यांना दिनांक १६ मार्च, २०१५ ते २० मार्च, २०१५ पर्यंतची एकूण ५ 
( पाच ) दिवसाची परिवर्तीत ( कम्युटेड ) रजा व २१ मार्च, २०१५ ते २२ मार्च, 
२०१५ रोजीची सुट्टी कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . आर . आर . खान , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) , मलकापूर 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ७० ( ३ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी 
रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १६६ 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्या मधुन उपरोक्त मंजूर 
केलेली २ ( दोन ) दिवसांची परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ४ ( चार ) 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांच्या 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक तसेच 
प्रशासकीय पदभार श्री . एम . एम . अग्रवाल , जिल्हा न्यायाधीश- १ यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 


श्री . जी . बी . जोशी, जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
खामगांव हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५/ भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९३० 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ मधील नियम ३९ ( २) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . बी . जोशी, जिल्हा न्यायाधीश 
२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , खामगांव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश - २ खामगांव म्हणून स्थानापन्न 
राहिले असते . 


क्रमांक प्र .- ब - २- ९८ - २०१५. 


श्री . जी . बी . जोशी , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ७० 
( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या 
अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण ४०१ दिवसांची 
परिवर्तीत रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ५ 
( पाच )दिवसाच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण १० ( दहा) दिवसाची 
अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


श्रीमती ए . ए . जी . एम . शेख, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( कनिष्ठ 
स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , अकोला यांच्या खाती दिनांक 
११ मार्च २०१५ रोजी एकूण ७७ दिवसाची अर्धवेतनी रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक १२ मार्च, २०१५ व दिनांक १३ मार्च, २०१५ अशी 
२ ( दोन ) दिवसाच्या परिवर्तीत रजेस व रजेच्या नंतर दिनांक १४ मार्च २०१५ 
व दिनांक १५ मार्च २०१५ दुस - या शनिवार व रविवारची सुट्टी जोडून 
कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए. ए. जी . एम . शेख , ह्या जर वर 
नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 
असत्या . 


पी . एल . गजभिये , 
प्रभारी, प्रमुख जिल्हा व सत्र 

न्यायाधीश, बुलडाणा . 


बुलडाणा : 
दिनांक २६ मार्च २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ९२९ 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वीदिलेल्या आदेशान्वये श्री . हुसेन एम . ए. एम , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( कनिष्ठ स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी काम पाहीले . 


जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २- ७५ - २०१५. 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९३१ 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब- २- ९९- २०१५ . 


मिस . भावना श्याम पाल, ९वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला यांच्या खाती दिनांक ३ फेब्रुवारी , 
२०१५ रोजी एकूण २२ अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ४ 
फेब्रुवारी , २०१५ व दिनांक ५ फेब्रुवारी , २०१५ अशी एकूण २ ( दोन ) 
दिवसाच्या परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


श्री . प्र . म . बाडगी , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( व. स्तर ) अकोला 
यांच्या खाती दिनांक ११ मार्च, २०१५ रोजी एकूण २६४ दिवसाची अर्धवेतनी 
रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १२ मार्च, २०१५ व दिनांक 
१३ मार्च, २०१५ अशी एकूण २ ( दोन ) दिवसाच्या परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर 
मंजुरी देण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


। । श्याम 


प्रमाणित करण्यात येते की , मिस . भावना श्याम पाल , ह्या जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र . म . बाडगी , हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये मिस . वाय . के . 
राऊत , १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम श्रेणी, अकोला ह्यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहीले. 


___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . एस . जी . बोरलेपवार , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर अकोला 
यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी काम 
पाहीले . 


दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५. 
अ - एक - १० ( १६१७). 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ / भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ९३२ 

आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९३४ 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २ - १०० - २०१५ . 


क्रमांक प्र .- ब - २ - १०४- २०१५ . 


मिस . भावना श्याम पाल , ९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी अकोला यांच्या खाती दिनांक १६ मार्च, २०१५ 
रोजी एकूण ६ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक १७ मार्च, 
२०१५ ते दिनांक १९ मार्च, २०१५ अशी एकूण तीन ( ३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . व्ही . एम . पथाडे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती 
दिनांक १५ मार्च, २०१५ रोजी एकूण २३७ दिवसाची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक १६ मार्च, २०१५ ते दिनांक १८ मार्च, २०१५ अशी 
एकूण तीन ( ३ ) दिवसाची अर्जित रजेस कार्योत्तार मंजुरी देण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे. 


प्रमाणित करण्यात येते की ,मिस भावना श्याम पाल ह्या जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एम . पथाडे, हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते की 
मिस . वाय . के . राउत , १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला, हया वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 


मुंबई फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . एस . जी . बोरलेपवार ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे तातडीचे फौजदारी काम पाहीले . 


दिनांक १८ मार्च २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९३५ 

आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ९३३ 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २- १०५- २०१५. 


क्रमांक प्र .- ब - २- १०२- २०१५. 


श्री . व्हि . डी . पिंपळकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) 
अकोला यांच्या खाती दिनांक २९ मार्च, २०१५ रोजी एकूण २६४ दिवसाची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ३० मार्च, २०१५ ते दिनांक 
२४ एप्रिल , २०१५ अशी एकूण सव्वीस ( २६ ) दिवसांची अर्जित रजा तसेच 
रजेच्या आधी दिनांक २८ मार्च २०१५ , दिनांक २९ मार्च २०१५ चौथ्या 
शनिवार व रविवारची सुट्टी तसेच रजेच्या नंतर दिनांक २५ एप्रिल , २०१५ , 
दिनांक २६ एप्रिल , २०१५ चौथा शनिवार व रविवारची सुट्टी जोडुन मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती प्रांजली वि . राणे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दिनांक १५ मार्च, 
२०१५ रोजी एकूण १०८ दिवसाची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक १६ मार्च, २०१५ ते दिनांक १८ मार्च, २०१५ अशी एकूण तीन 
( ३ ) दिवसाची अर्जित रजा तसेच रजेच्या आधी दिनांक १४ मार्च २०१५ , 
दिनांक १५ मार्च २०१५ दुस- या शनिवार व रविवारची सुटटी जोडुन 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीस , कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री .व्हि . डी . पिंपळकर , हे जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती प्रांजली वि . राणे ह्या जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देतो की श्री . एस . जी . बोरलेपवार , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व स्तर , अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी काम पाहतील . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . एस . बी . काळे , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 
अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी 
व फौजदारी काम पाहीले . 


दिनांक १९ मार्च २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५/ भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


३९ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . ९३६ 

आदेश 
क्रमांक प्र .- ब - २ - १०६- २०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ९३८ 

ORDER 
No. B. 2 (1 )- ADMN-100-2015. 

Shri A . G . Sable, Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F. C ., Zari 
Jamni is granted earned leave for 3 days w . e . f. 16th February 
2015 to 18th February 2015 and permission to prefix and suffix 
holidays falling on 15th February 2015 and 19th February 2015 
with permission to leave head quarters after completion 
National Lok Adalat on 14th February 2015 to 20th February 
2015B. O . H. 


मिस. भावना श्याम पाल , ९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( कनिष्ठ स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दिनांक २० मार्च, 
२०१५ रोजी एकूण ३ अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक २० मार्च 
२०१५ अशी एक ( १ ) दिवसाच्या वाढीव अर्जित रजेस कार्योत्तर मंजुरी 
देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , मिस . भावना श्याम पाल ह्या जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यात्याच पदावर राहील्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये मिस . वाय . के . राउत , 
१० वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, 
अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी 
व फौजदारी काम पाहीले . 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 

No locum tenes is necessary. 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri M. R. Devkate, Civil Judge (Jr. Dn. ) and J. M . F. C , 
Maregaon , during the above period . 

On return from leave, Shri A . G . Sable , Civil Judge ( Jr.Dn.) 
and J. M . F. C ., Zari Jamni, is re -posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . (Pay ) 
Rules , 1981 that Shri A . G . Sable , would have continued to 
officiate as Civil Judge (Jr. Dn .) and J. M . F. C .,Zari Jamni, had 
he not proceeded on leave during the above period . 

Dated the 12th February 2015 . 


श्रीमती वि . ना . तांबी, 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , अकोला . 


अकोला : 
दिनांक २४ मार्च २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९३७ 
BY DISTRICT AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


ORDER 


No. B. 2 ( 1)- ADMN- 99-2015. 

Shri O . N . Mantri , Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F. C ., 
Kalamb is granted earned leave for 3 days w . e. f. 16th 
February 2015 to 18th February 2015 and permission to prefix 
and suffix holidays falling on 15th February 2015 and 19th 
February 2015 with permission to leave head quarters after 
completion National Lok Adalat on 14th February 2015 to 20th 
February 2015 B. O . H. 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ९३९ 

ORDER 
No. B. 2 (1)- ADMN- 114-2015. 
Shri S . A . Shrikhande , Civil Judge (Sr. Dn.) Kelapur, is 
granted earned leave for 3 days w . e. f. 25th February 2015 to 
27th February 2015 and permission to suffix holidays falling 
on 28th February 2015 and 1st March 2015 with permission to 
leave head quarters from 24th February A . O . H . to 2nd March 
2015 B . O . H ., subject to condition that he should attend the 
workshop to be held on 28th February 2015 . 

Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


No locum tenes is necessary . 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


No locum tenes is necessary . 


The charge of his Court and office is kept with 
Ms. S . K . Sahu, 3rd Joint Civil Judge ( Jr. Dn .) and J. M . F. C , 
Yavatmal , during the above period. 


On return from leave, Shri O . N .Mantri, Civil Judge (Jr. Dn .) 
and J. M . F. C ., Kalamb, is re -posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . (Pay) 
Rules, 1981 that Shri O . N . Mantri , would have continued to 
officiate as Civil Judge (Jr. Dn .) and J. M . F. C ., Kalamb, had he 
not proceeded on leave during the above period . 

Dated the 13th February 2015. 


The charge of his Court and office is kept as under : 

For specialmatters with Shri S . P. Dorle , Adhoc District 
Judge - 1 and A . S . J. Kalapur. 
___ For ordinary and Office matters withShri H. C . Parmar , 
Jt . Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F. C . Kelapur, during the 
above period. 
___ Onreturn fromleave, Shri S. A. Shrikhande, Civil Judge 
( Sr. Dn.), Kelapur, is re - posted to his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . (Pay ) 
Rules, 1981 that Shri S . A . Shrikhande, would have continued 
to officiate as Civil Judge (Sr. Dn .) Kelapur, had he not 
proceeded on leave during the above period . 

Dated the 24th February 2015. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५/ भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


HTT 9 (37. fq . g.), # . YII . FT., 37 . $ . 980 

ORDER 
No . B . 2 (1)- ADMN - 119-2015. 


HTT 9 ( 31 . f . 7.), H . STI . 7., 31 . 55 . 987 

ORDER 


No . B . 2 (1)- ADMN - 123-2015. 


Shri R . S . Wankhede, 2nd Joint Civil Judge ( Jr. Dn.) and 
J. M . F. C ., Wani, is granted earned leave for 4 days w . e. f. 
2nd March 2015 to 5th March 2015 with permission to leave 
head quarters from 2nd March 2015 to 6th March 2015 B . O . H . 


Shri T . A . Sandhu, Civil Judge ( Jr. Dn .) and J. M . F . C ., 
Ghatanji, is granted earned leave for 4 days w . e. f. 4th March , 
2015 to 7th March , 2015 with permission to leave head 
quarters from 3rd March , 2015 A . O .H . to 7th March , 2015 . 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


No locum tenes is necessary. 


No locum tenens is necessary. 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri N . V. Agrawal, Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) and J.M . F. C , Wani, 
during the above period. 

On return from leave , Shri R . S .Wankhede, 2nd Joint Civil 
Judge ( Jr. Dn.) and J. M . F. C ., Wani, is re -posted to his former 
post . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri N . H . Tikhe, 2nd . Jt. Civil Judge (Jr. Dn .) and J. M . F. C , 
Kelapur, during the above period . 

On return from leave , Shri T. A . Sandhu , Civil Judge 
( Jr. Dn .) and J. M . F. C ., Ghatanji , is re -posted to his former 
post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . (Pay) 
Rules, 1981 that Shri R . S. Wankhede , would have continued 
to officiate as 2nd Joint Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F . C ., 
Wani, had he not proceeded on leave during the above 
period . 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . ( Pay ) 
Rules , 1981 that T. A . Sandhu , would have continued to 
officiate as Civil Judge (Jr. Dn .) and J. M . F. C .,Ghatanji, had 
he not proceeded on leave during the above period . 


HTT 9 (31. fq . g.), H . 91. 97 ., 31 . 55 . 883 


ORDER 


No. B . 2 ( 1)-ADMN - 124 - 2015. 


HTI 9 ( 31. fÀ . q .), 7 . 9 . 1., 37. $ . 989 

ORDER 
No . B . 2 (1)- ADMN - 120 -2015. 

Shri N . K . Walke, Civil Judge ( Jr . Dn .) and J. M . F . C ., 
Digras, is granted earned leave for 3 days w . e. f. 25th February 
2015 to 27th February 2015 with permission to leave head 
quarters from 24th February 2015 A . O . H . to before workshop 
on 28th February 2015 . 


Shri A . G . Sable, Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F . C ., Zari 
Jamni, is granted Ex -post-facto earned leave for 3 days w . e. f. 
19th February, 2015 to 21st February , 2015 and permission to 
suffix holiday falling on 22nd February, 2015 in continuation 
of earned leave for 3 days w .e.f. 16th February, 2015 to 18th 
February, 2015 with permission to leave head quarters. 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


No locum tenens is necessary . 


No locum tenes is necessary . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri M . T. Bilal, Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) and J. M . F. C , Digras, 
during the above period . 


On return from leave, Shri N . K . Walke, Civil Judge (Jr. Dn.) 
and J. M . F. C ., Digras, is re -posted to his former post. 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri M . R . Devkate, 2nd. Jt . Civil Judge (Jr . Dn .) and J. M . F. C , 
Maregaon , during the above period . 

On return from leave , Shri A . G . Sable , Civil Judge 
( Jr. Dn .) and J. M . F. C ., Zari Jamni, is re - posted to his former 
post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . (Pay ) 
Rules , 1981 that A . G . Sable , would have continued to 
officiate as Civil Judge (Jr.Dn.) and J. M . F. C .,Zari Jamni, had 
he not proceeded on leave during the above period . 
Dated the 27th February 2015 . 


Certified under note 2 ofRule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . (Pay ) 
Rules, 1981 that Shri N . K . Walke , would have continued to 
officiate as Civil Judge (Jr . Dn.) and J. M . F. C .,Digras , had he 
not proceeded on leave during the above period . 


Dated the 26th February 2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५/ भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


89 


ITT 9 (37. fq . g.), H . ETI . FT., 31 . 55 . 888 

ORDER 
No. B . 2 ( 1)-ADMN - 131 -2015 . 

Shri N . H . Tikhe, 2nd Jt. Civil Judge (Jr.Dn.) and J. M . F. C ., 
Kelapur, is granted earned leave for 12 days w . e. f. 2nd March , 
2015 to 13th March , 2015 with permission to leave head 
quarters after completion of workshop on 28th February, 2015 
to 16th March , 2015 B . O .H .. 


On return from leave, Shri H . C . Parmar, Jt. Civil Judge 
(Jr. Dn.) and J. M . F. C ., Kelapur, is re-posted to his former 
post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b ) of M . C . S. (Pay) 
Rules, 1981 that H . C . Parmar, would have continued to 
officiate as Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F . C ., Kelapur,had 
he not proceeded on leave during the above period . 
Dated the 3rd March , 2015 . 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


HTT 9 (37 . f . 9.), 7 . 9 . 37 ., 34 . 55 . 88 & 


No locum tenens is necessary . 


ORDER 


No. B . 2 (1 )-ADMN -140 - 2015 . 


The charge of his Court and office is kept as under 

From 28th February, 2015 till office hours of 4th March , 
2015 with Shri H . C . Parmar, Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) and 
J. M . F. C , Kelapur. 

From 4th March , 2015 A . O .H . to 16th March , 2015 B . O .H . 
along with charge of the Court and office of Civil Judge , (Jr . 
Dn .) and J. M .F . C ., Margaon from 2 -00 p .m . of 11th March , 
2015 to 16th March , 2015 B . O .H . with Shri H . A . Wani, 3rd Jt. 
Civil Judge , (Jr. Dn .) and J. M . F . C ., Kelapur. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . (Pay) 
Rules, 1981 that N . H . Tikhe, would have continued to 
officiate as 2nd Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F . C ., had he 
not proceeded on leave during the above period . 


Shri D . A . Tiwari,6th Jt. Civil Judge (Jr. Dn .) and J. M . F. C ., 
Pusad , is granted earned leave for 3 days w . e. f. 9th March , 
2015 to 11th March , 2015 with permission to leave head 
quarters from 8th March , 2015 A .O . H . to 12th March , 2015 
B . O .H .. 

Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


No locum tenens is necessary . 


HTT 9 (31. a . g.), 7 . 9 . 27., 37 . $ . 984 


The charge of his Court and office is kept with 
Ms. N . N . Bedarkar, 5th Jt. Civil Judge (Jr. Dn .) and J. M . F. C , 
Pusad , during the above period . 

On return from leave , Shri D . A . Tiwari , 6th Jt. Civil Judge 
(Jr. Dn .) and J. M . F. C ., Pusad , is re -posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . (Pay ) 
Rules, 1981 that Shri D . A . Tiwari ,would have continued to 
officiate as 6th Jt .Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F. C ., Pusad , 
had he not proceeded on leave during the above period . 


ORDER 


No. B . 2 ( 1)-ADMN - 132 - 2015 . 


Shri H . C . Parmar, Jt.Civil Judge (Jr. Dn .) and J. M . F . C ., 
Kelapur, is granted earned leave for 16th days w . e. f. 5th 
March , 2015 to 20th March , 2015 and permission to suffix 
holidays falling on 21st March , 2015 and 22nd March . 2015 
with permission to leave head quarters from 4th March 2015 
A .O . H . to 24th March , 2015 B . O .H . 

Necessry note be taken in his original service book and 
leave account. 


HTT 9 (37. fq . g.), H . FII. 27., 31. 55. 989 

ORDER 
No. B . 2 ( 1)-ADMN - 141- 2015 . 

Shri S . J. Bhattacharya, Civil Judge (Jr. Dn .) and J. M . F. C ., 
Ralegaon , is granted earned leave for 4 days w . e . f. 7th March , 
2015 to 10th March , 2015 and permission to prefix holiday 
falling on 6th March , 2015 with permission to leave head quar 
ters from 5th March , 2015 A .O .H . to 11th March , 2015 B .O .H .. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept as under 

From 4th March , 2015 A .O .H . to 16th March , 2015 B . O . H . 
and charge of the court and office of Civil Judge , (Jr. Dn.), 
Joint and 2nd Jt. Civil Judge , ( Jr . Dn.), and J.M .F .C ., Wani, 
from 11th March , 2015 at 2 -00 p .m . to 16th March , 2015 B .O .H . 
with Shri H . A . Wani, 3rd Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F. C , 
Kelapur. 


Necessry note be taken in his original service book and 
leave account. 


No locum tenens is necessary . 


From 16th March , 2015 to 24th March , 2015 B .O . H . and 
charge of the Court and office of Civil Judge, (Jr. Dn.), Joint 
and 2nd Jt. Civil Judge, ( Jr. Dn.), and J.M . F.C ., Wani, from 16th 
March , 2015 to 20th March , 2015 with Shri N . H . Tikhe, 2nd Jt . 
Civil Judge (Jr. Dn .) and J. M . F. C , Kelapur. 
31 – 34 – 99 (9 & 90 ) . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri. D . D . Fulzele, Jt . Civil Judge (Jr. Dn .) and J. M . F . C , 
Ralegaon , during the above period . 

On return from leave , Shri S . J. Bhattacharya , Civil Judge 
(Jr. Dn.) and J. M . F. C ., Ralegaon , is re -posted to his former 
post. 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५/ भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b ) of M . C . S . (Pay) 
Rules, 1981 that Shri S . J. Bhattacharya , would have contin 
ued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn .) and J. M . F . C .,Ralegaon , 
had he not proceeded on leave during the above period . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) of M . C . S. (Pay) 
Rules, 1981 that Shri S . R . Fakir, would have continued to 
officiate as Civil Judge ( Sr. Dn.) Darwha, had he not proceeded 
on leave during the above period . 


ITT 9 (37 . f . 9.), . 9 . PT., 37 . 55 . 882 

ORDER 


TI 9 (31. fq . 9.), 7 . 91. 97., 31 . $ . 840 

ORDER 
No. B . 2 ( 1)-ADMN - 104 -2015 . 


No. B . 2 ( 1)-ADMN - 142 - 2015 . 


Shri N . A . Ingley ,6th Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F . C ., 
Yavatmal ,is granted earned leave for 3 days w . e . f. 9th March , 
2015 to 11th March , 2015 and permission to prefix holiday 
falling on 8th March , 2015 with permission to leave head quar 
ters from 8th March , 2015 A . O . H . to 12th March , 2015 B .O .H .. 


Shri D . A . Tiwari, 6th Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F. C ., 
Pusad , is granted earned leave for 4 days w . e. f. 20th February, 
2015 to 23rd February , 2015 with permission to leave head 
quarters from 20th February, 2015 to 23rd February, 2015 . 

Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Shri M . M . Palsapure, 7th Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F. C , 
Yavatmal. 


On return from leave, Shri N . A . Ingley, 6th Jt. Civil Judge 
(Jr . Dn.) and J. M . F. C ., yavatmal, is re -posted to his former 
post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . (Pay) 
Rules, 1981 that Shri N . A . Ingley , would have continued to 
officiate as 6th Jt. Civil Judge ( Jr.Dn.) and J. M . F . C .,Ralegaon , 
had he not proceeded on leave during the above period . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Ms. N . N . Bedarkar ,5th Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F. C , 
Pusad , during the above period . 

On return from leave, Shri D . A . Tiwari , 6th Jt. Civil Judge 
(Jr.Dn.) and J. M . F . C ., Pusad , is re -posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b ) of M . C . S . (Pay) 
Rules , 1981 that D . A . Tiwari , would have continued to 
officiate as 6th Jt.Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F. C ., Pusad , 
had he not proceeded on leave during the above period . 
Dated the 17th March 2015 . 


Yavatmal : 
Dated the 9th march 2015 . 


A . C . CHAPHALE, 
District Judge- 1 and A . S .J., 

Yavatmal. 


HTT 9 (37 . f . 9 .), 7 . STI . 71., 37. $ . 849 

ORDER 


No. B . 2 ( 1)-ADMN -106 -2015. 


Shri S . J. Bhattacharya , Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F . C ., 
Ralegaon , is granted earned leave for 2 days w . e . f. 20th 
February , 2015 and 21st February , 2015 and permission to pre 
fix holiday falling on 19th February ,2015 . 


HTT 9 (31. fq . g.), H . 211 . Fl ., 31 . 55 . 888 

ORDER 
No. B . 2 (1)-ADMN -102 - 2015 . 

Shri S . R . Fakir, Civil Judge (Sr. Dn .) Darwha , is granted 
earned leave for 6 days w . e. f. 20th February , 2015 to 
25th February, 2015 and permission to prefix holiday falling on 
19th February , 2015 with permission to leave head quarters 
after from 18th February , 2015 A . O .H . to 26th February, 2015 
B . O . H .. 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


No locum tenens is necessary . 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


and 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri D . D . Fulzele, Jt. Civil Judge (Ir. Dn.) and J. M . F. C , 
Ralegaon , during the above period . 

On return from leave, Shri S . J. Bhattacharya , Civil Judge 
( Jr. Dn.) and J. M . F. C ., Ralegaon , is re - posted to his former 
post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b ) of M . C . S . (Pay ) 
Rules, 1981 that Shri S . J. Bhattacharya , would have contin 
ued to officiate as Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F. C ., Ralegaon , 
had he not proceeded on leave during the above period . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri I. R . Shaikh , Jt . Civil Judge (Sr. Dn.) Darwha, during the 
above period . 

On return from leave, Shri S. R . Fakir , Civil Judge (Sr. Dn.) 
Darwha, is re -posted to his former post. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५/ भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


83 


ITT 9 ( 37 . f . 9.), H . STI . PI., 37. $5 . 847 


ORDER 


HTT 9 ( 31 . f . q .), 7 . 9 . PT ., 37 . $ . 848 

ORDER 
No. B . 2 (1)- ADMN -133-2015. 


No. B . 2 ( 1)-ADMN - 107 - 2015 . 


Shri D . D . Fulzele, Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F . C , 
Ralegaon , is granted earned leave for 2 days w . e . f. 
17th February, 2015 and 18th February, 2015 with permission 
to leave head quarters. 


Shri D . A . Tiwari, 6th Joint Civil Judge (Jr.Dn.) and J. M . F. C ., 
Pusad is granted earned leave for 2 days w . e . f. 2nd March 
2015 and 3rd March 2015 with permission to leave head quarters 
from 1st March 2015 A . O . H . to 4th March 2015 B . O . H . 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


No locum tenens is necessary . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with 
Shri. S . J. Bhattaacharya , Civil Judge (Jr. Dn .) and J. M . F. C , 
Ralegaon , during the above period . 

On return from leave , Shri D . D . Fulzele , Jt. Civil Judge, 
( Jr. Dn .) and J. M . F. C , Ralegaon , is re- posted to his former 
post. 


The charge of his Court and office is kept with 
Ms. N . N . Bedarkar, 5th Joint Civil Judge (Jr. Dn.) and 
J. M . F. C ., Pusad , during the above period . 

On return from leave, Shri D . A . Tiwari ,6th Joint Civil Judge 
(Jr. Dn.) and J. M . F. C ., Pusad , is re-posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b ) of M . C . S . ( Pay ) 
Rules, 1981 that Shri D . A . Tiwari , would have continued to 
officiate as 6th Joint Civil Judge (Jr. Dn .) and J. M . F . C ., Pusad , 
had he not proceeded on leave during the above period . 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . ( Pay) 
Rules, 1981 that Shri D . D . Fulzele , would have continued to 
officiate as Jt . Civil Judge ( Jr . Dn .) and J. M . F. C , Ralegaon , 
had he not proceeded on leave during the above period . 


Dated the 4th March 2015 . 


HTT 9 (37. fq . g.), H . 11 . 27., 31 . 55 . 843 

ORDER 


HTT 9 ( 37. fq . q .), 7 . III . FL ., 37 . $ . 844 

ORDER 
No . B . 2 (1)- ADMN - 135-2015. 


No. B . 2 ( 1) -ADMN - 108- 2015 . 


Shri U . J.More, Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F. C ., Arni, is 
granted earned leave for 2 days w . e. f. 20th February 2015 and 
21st February 2015 and permission to prefix holiday falling on 
19th February 2015 with permission to leave head quarters 
from 18th February 2015 A . O . H . till office hours of 
21st February 2015. 


Shri S . G . Sarode , Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F. C ., Ner, is 
granted earned leave for 3 days w . e . f. 9th March 2015 to 
11th March 2015 with permission to leave head quarters from 
7th March 2015 A . O . H . to 2 .00 p . m . of 11th March 2015 . 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


No locum tenens is necessary . 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office alongwith the charge of 
Court and office of the Joint Civil Judge (Jr. Dn .) and 
J. M . F. C ., Arni are keptwith Shri M . T. Bilal, Jt. Civil Judge 
(Jr. Dn.) and J. M . F. C ., Digras, during the above period . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri G . B . Yadao , Joint Civil Judge ( Jr. Dn .) and J. M . F. C ., 
Darwha, during the above period . 

On return from leave, Shri S. G . Sarode, CivilJudge (Jr. Dn .) 
and J. M . F. C .,Ner, is re -posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 (b ) of M . C . S. (Pay) 
Rules, 1981 that Shri S . G . Sarode , would have continued to 
officiate as CivilJudge (Jr., Dn .) and J. M . F. C .,Ner ,had he not 
proceeded on leave during the above period . 


On return from leave , Shri U . J.More, Civil Judge (Jr . Dn.) 
and J. M . F. C ., Arni, is re-posted to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M . C . S . (Pay) 
Rules, 1981 that Shri U . J. More , would have continued to 
officiate as Civil Judge (Jr. Dn.) and J. M . F. C ., Arni, had he not 
proceeded on leave during the above period . 


Yavatmal : 
Dated the 5th March 2015 . 


( Illegible ), 
District Judge -1 and A . S . J., 

Yavatmal. 


Dated the 20th February 2015 . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५ : भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९५८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ९५६ . 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


आदेश 


क्रमांक क्र .प्र .- ब - २-८३- २०१५. 


क्रमांक क्र . प्र .- ब - २- ७३ -२०१५. 


श्री . व्ही . एम . पथाडे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती 
दिनांक २२- ०२- २०१५ रोजी एकूण २४२ दिवसाची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक २३-०२ -२०१५ ते दिनांक २७-०२- २०१५ अशी एकूण 
पाच ( ०५ ) दिवसाची अर्जित रजा व रजेच्या आधी दिनांक २२- ०२- २०१५ 
रविवारची सुट्टी तसेच रजेच्या नंतर दिनांक ०१ -०३- २०१५ रविवारची सुट्टी 
जोडुन मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह , परंतु दिनांक २८ -०२- २०१५ रोजीच्या 
कार्यशाळेस उपस्थित राहण्याच्या अटीवर मंजूर करण्यात येत आहे . 


मिस . भावना श्याम पाल , ९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व 
न्यायादंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी अकोला त्यांच्या खाती दिनांक १९- ०२ -२०१५ 
रोजी एकूण १८ अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २० - ०२ 
२०१५ ते दिनांक २१- ०२-२०१५ अशी एकूण दोन ( ०२) दिवसांच्या परिवर्तीत 
रजेस कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एम . पथाडे, हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देते की श्री . पी . एम . बाडगी , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे 
वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे फौजदारी काम 
पाहतील . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , मिस . भावना श्याम पाल , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्याच पदावर राहील्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये मिस . वाय . के . 
राऊत , १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी अकोला, ह्या वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 


दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा. , अ . क्र . ९५९ . 


आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा. , अ . क्र . ९५७ . 


क्रमांक क्र .प्र .- ब - २ - ८४ - २०१५. 


आदेश 


क्रमांक क्र . प्र .- ब - २- ७६- २०१५ . 


मिस. भावना श्याम पाल , ९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व 
न्यायादंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी अकोला त्यांच्या खाती दिनांक २४ -०२- २०१५ 
रोजी एकूण १३० अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २५-०२ -२०१५ 
ते दिनांक २७-०२ -२०१५ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , मिस . भावना श्याम पाल , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्याच पदावर राहील्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते की 
मिस . वाय . के . राउत , १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी अकोला , ह्या वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 


श्री . एम . ए . एम . हुसेन , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व 
न्यायादंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी अकोला त्यांच्या खाती दिनांक २२- ०२- २०१५ 
रोजी एकूण ९६ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 
२३-०२ -२०१५ ते दिनांक २६- ०२-२०१५ अशी एकूण चार (०४ ) दिवसांच्या 
परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूर देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . ए . एम . हुसेन , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर व न्यायादंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी अकोला , हे जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर त्या त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये मिस . एस . एस . 
जांभळे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी अकोला , ह्यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी काम पाहीले . 


दिनांक २ मार्च २०१५. 


दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५ : भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


४५ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ९६० . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ९६२ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक क्र .प्र .- ब - २- ९० - २०१५ . – 


क्रमांक क्र . प्र .- ब - २-९२- २०१५. 


श्री . दि . घि . मालविय, दिवाणी न्यायाधीश ( क .स्तर) व न्यायादंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी अकोट त्यांच्या खाती दिनांक २३ -०२- २०१५ रोजी एकूण १४५ 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २४- ०२- २०१५ ते दिनांक 
२६-०२- २०१५ एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूर 
देण्यात येत आहे . 


श्री . वि . नि . मोरे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायादंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी अकोट त्यांच्या खाती दिनांक ०५- ०३- २०१५ रोजी एकूण ८८ 
दिवसाची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ०६-०३- २०१५ ते 
दिनांक १०- ०३- २०१५ एकूण पांच ( ०५ ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर 
मंजूरी देण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 


आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 
आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दि . घि . मालविय , हे जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले 
असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . व्ही . एन . मोरे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 
अकोट , यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी 
व फौजदारी काम पाहीले . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . नि . मोरे , हे जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले 
असते. 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . एस . एच . 
वानखडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी अकोट , यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी काम पाहीले . 


भाग १ ( अ . वि . पु. ) म . शा . रा ., अ . क्र . ९६१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ९६३ . 

आदेश 


आदेश 


क्रमांक क्र .प्र .- ब - २ -९१ - २०१५. 


क्रमांक क्र . प्र .- ब - २-९३- २०१५. 


मिस. भावना श्याम पाल , ९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व 
न्यायादंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी अकोला त्यांच्या खाती दिनांक ०३- ०३- २०१५ 
रोजी एकूण १४ अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक ०४- ०३ 
२०१५ ते दिनांक ०५-०३ -२०१५ अशी एकूण दोन ( ०२) दिवसांच्या परिवर्तीत 
रजेस कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . पी . एच . नेरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायादंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी पातुर त्यांच्या खाती दिनांक ०८- ०३ - २०१५ 
रोजी एकूण १०७ दिवसाची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 
०९- ०३ - २०१५ ते दिनांक ११-०३- २०१५ एकूण तीन (०३ ) दिवसांच्या 
परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , मिस. भावना श्याम पाल , ह्या जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्याच पदावर राहील्या 
असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये मिस . वाय . के . 
राऊत , १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी अकोला , ह्यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहीले. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 
आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एच . नेरकर , हे जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले 
असते . 
___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वीदिलेल्या आदेशान्वये श्री . एस . बी . काळे , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी 
अकोला, यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी 
व फौजदारी काम पाहीले . 


अ-एक-१२ (१६१७). 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ : भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९६४ . 


( २ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 


आदेश 


( ३ ) दगड किंवा तशी साधणे बाळगणे व तशी साधने जमा करणेकिंवा 
तयार करणे . 


क्रमांक प्र .- ब - २ -९४ - २०१५. 


( ४ ) व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्यकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या त्यांचे प्रदर्शन 
करणे . 


मिस भावना श्याम पाल , ९वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी अकोला यांच्या खाती दिनांक १०- ३- २०१५ 
रोजी एकूण १० दिवसाची अर्जित रजा शिल्लक आहे. यांना दिनांक 
१० -०३- २०१५ ते दिनांक १३ - ३- २०१५ अशी एकूण चार ( ०४ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


(५ ) वाद्य वाजविणे,किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहिरपणे प्रक्षोभक घोषणा 
करणे इत्यादी. 


( ६ ) अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितिमत्ता 
यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल अशी आवेशपूर्ण 
भाषणे करणे , सोंग आणणे , पत्ते खेळणे आणि तशी चित्रे , फलके किंवा 
इतर कोणत्याही जिन्नस वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार 
करणे. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , मिस भावना श्याम पाल , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की मिस वाय. के . राउत , १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश, ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी अकोला, ह्या वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 


( ७ ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास 
मनाई आहे . 

मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील 
बाबींकरिता लागू होणार नाहीत . 


( १ ) अंत्ययात्रा , 


( २ ) धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी / सामाजिक सण इत्यादी . 


३ . शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी , 


अकोला : 
दिनांक १३ मार्च २०१५ . 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश- १ , 

अकोला . 


४ . सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे , रंगमंच ईत्यादी , 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ९६५ . 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ ) ( ३ ) खालील प्रतिबंधात्मक 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
चे अॅक्ट २२ अन्वये संपूर्ण अकोला जिल्ह्यामध्ये दिनांक २७ -१२- २०१४ चे 
००. ०० वाजता पासून ते १०-०१-२०१५ चे २४ .०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित 
राहील . 


आदेश 


उपविभागीय अधिकारी किंवा पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांच्या 
कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व तसे करणे शिवाय पर्याय 
नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय 
दंडाधिकारी किंवा तहसिलदार यांच्याशी विचार विनिमय करुन ते लागू 
करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


क्रमांक कक्ष- २ - गृह- प्र . स . - कावि- ४८२ - २०१४ . 

ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्यातील आगामी परिस्थितीचे संक्षिप्त विश्लेषण 
करून जिल्हा पोलीस अधिक्षक , अकोला यांनी त्यांचे प्रस्ताव पत्र क्र . 
जिविशा- ७३०८ - २०१४ , दिनांक २६- १२ - २०१४ नुसार मुंबई पोलीस अॅक्ट 
खालील प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे ; 


हे आदेश आज दिनांक ३१ -१२- २०१४ रोजी निर्गमित करण्यात येत 
आहेत . 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९६६ . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावातील मुद्याचे अवलोकन करुन कायदा व सुव्यवस्था 
राखण्याचे दृष्टीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याविषयीची खात्री झालेली 
आहे : 
___ त्याअर्थी, मी मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १)(३ ) अॅक्ट 
चे २२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील 
अटीच्या अधिन राहून प्रतिबंधात्मक आदेश पारीत करीत आहे . 

उपरोक्त आदेश लागू केल्याचे दिनांकापासून संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये खालील 
गोष्टीकरीता मनाई करण्यात आलेली आहे . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ ) ( ३ ) खालील प्रतिबंधात्मक 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- २ - गृह - प्र . स . - कावि - १९- २०१४. 


( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगण्यास . 


ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्यातील आगामी परिस्थितीचे संक्षिप्त विश्लेषण 
करून जिल्हा पोलीस अधिक्षक , अकोला यांनी त्यांचे प्रस्ताव पत्र 
क्र . जिविशा- २४९ - २०१५, दिनांक १३-०१- २० / १५ नुसार मुंबई पोलीस अॅक्ट 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ : भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


४७ 


खालील प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावातील मुद्याचे अवलोकन करुन कायदा व सुव्यवस्था 
राखण्याचे दृष्टीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याविषयीची खात्री झालेली 
आहे ; 


हे आदेश आज दिनांक १५-०१- २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत 
आहेत . 
दिनांक १५ जानेवारी २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ९६७. 


त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ )( ३ ) अॅक्ट चे 
२२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील अटीच्या 
अधिन राहून प्रतिबंधात्मक आदेश पारीत करीत आहे . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ ) ( ३ ) खालील प्रतिबंधात्मक 


आदेश 


उपरोक्त आदेश लागू केल्याचेदिनांकापासून संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये खालील 
गोष्टीकरीता मनाई करण्यात आलेली आहे . 


क्रमांक कक्ष- २- गृह - प्र . स .- कावि- ४६ - २०१४ . 


( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगण्यास . 
( २ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 


ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्यातील आगामी परिस्थितीचे संक्षिप्त विश्लेषण 
करून जिल्हा पोलीस अधिक्षक , अकोला यांनी त्यांचे प्रस्ताव पत्र 
क्र . जिविशा-५७९ - २०१५, दिनांक ३० -०१- २०१५ नुसार मुंबई पोलीस अॅक्ट 
खालील प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे ; 


( ३ ) दगड किंवा तशी साधणे बाळगणे व तशी साधने जमा करणे किंवा 
तयार करणे. 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावातील मुद्याचे अवलोकन करुन कायदा व सुव्यवस्था 
राखण्याचे दृष्टीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याविषयीची खात्री झालेली 
आहे ; 


( ४) व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्यकृतीच्या प्रतिमा/ आकृत्या त्यांचे प्रदर्शन 
करणे . 


त्याअर्थी, मी मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ )( ३ ) अॅक्ट 
चे २२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील 
अटीच्या अधिन राहून प्रतिबंधात्मक आदेश पारीत करीत आहे . 


( ५ ) वाद्य वाजविणे ,किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहिरपणे प्रक्षोभक घोषणा 
करणे इत्यादी. 


उपरोक्त आदेश लागू केल्याचेदिनांकापासून संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये खालील 
गोष्टीकरीता मनाई करण्यात आलेली आहे . 


( ६ ) अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितिमत्ता 
यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल अशी आवेशपूर्ण 
भाषणे करणे , सोंग आणणे , पत्ते खेळणे आणि तशी चित्रे, फलके किंवा 
इतर कोणत्याही जिन्नस वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार 
करणे . 


( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू बाळगण्यास . 
( २) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 


( ७) पाचकिंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास 
मनाई आहे . 


( ३ ) दगड किंवा तशी साधणे बाळगणे व तशी साधने जमा करणे किंवा 
तयार करणे . 


मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील 
बाबींकरिता लागू होणार नाहीत . 


( ४ ) व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्यकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या त्यांचे प्रदर्शन 
करणे . 


( १ ) अंत्ययात्रा, 


( ५ ) वाद्य वाजविणे, किंकाळ्या फोडणेकिंवा जाहिरपणे प्रक्षोभक घोषणा 
करणे इत्यादी . 


( २ ) धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्न सोहळा/ सामाजिक सण इत्यादी . 


३ . शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी , 


४ . सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे , रंगमंच ईत्यादी , 


( ६ ) अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितिमत्ता 
यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल अशी आवेशपूर्ण 
भाषणे करणे, सोंग आणणे, पत्ते खेळणे आणि तशी चित्रे , फलके किंवा 
इतर कोणत्याही जिन्नस वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार 
करणे . 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१ ) ( ३ ) 
चे अॅक्ट २२ अन्वये संपूर्ण अकोला जिल्ह्यामध्ये दिनांक १५ -०१- २०१५ चे । 
००.०० वाजता पासून ते दिनांक ३१ -०१-२०१५ चे २४.०० वाजेपर्यत कार्यान्वित 
राहील . 


( ७) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास 
मनाई आहे . 


__ मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील 
बाबींकरिता लागू होणार नाहीत . 


उपविभागीय अधिकारी किंवा पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांच्या 
कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व तसे करणे शिवाय पर्याय 
नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय 
दंडाधिकारी किंवा तहसिलदार यांच्याशी विचार विनीमय करुन ते लागू 
करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


( १) अंत्ययात्रा, 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५ : भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


( २) धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्न सोहळा/ सामाजिक सण इत्यादी. 
३ . शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी , 


( ५ ) वाद्य वाजविणे, किंकाळ्या फोडणेकिंवा जाहिरपणे प्रक्षोभक घोषणा 
करणे इत्यादी . 


४ . सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे , रंगमंच ईत्यादी , 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) (३ ) 
चे अॅक्ट २२ अन्वये संपूर्ण अकोला जिल्ह्यामध्ये दिनांक ०१- ०२ - २०१५ चे 
00 .०० वाजता पासून ते दिनांक १५- ०२- २०१५ चे २४ . ०० वाजेपर्यत कार्यान्वित 
राहील . 


( ६ ) अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितिमत्ता 
यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल अशी आवेशपूर्ण 
भाषणे करणे , सोंग आणणे, पत्ते खेळणे आणि तशी चित्रे , फलके किंवा 
इतर कोणत्याही जिन्नस वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा लोकांमध्ये प्रसार 
करणे. 


( ७) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास 
मनाई आहे. 


__ मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील 
बाबींकरिता लागू होणार नाहीत . 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी किंवा पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी 
त्यांच्या कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व तसे करणे 
शिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश 
नजिकच्या उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तहसिलदार यांच्याशी विचार 
विनीमय करुन ते लागू करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

हे आदेश आज दिनांक ३१ -०१ - २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत 
आहेत . 


( १ ) अंत्ययात्रा , 


( २) धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्न सोहळा/ सामाजिक सण इत्यादी . 
३ . शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी , 


दिनांक ३१ जानेवारी २०१५ . 


४ . सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे , रंगमंच ईत्यादी , 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९६८ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ ) ( ३ ) खालील प्रतिबंधात्मक 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
चे अॅक्ट २२ अन्वये संपूर्ण अकोला जिल्ह्यामध्ये दिनांक १८ -०३ -२०१५ चे 
00. 00 वाजता पासून ते दिनांक ०१-०४- २०१५ चे २४ .०० वाजेपर्यत कार्यान्वित 
राहील . 
__ उपविभागीय अधिकारी किंवा पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांच्या 
कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व तसे करणे शिवाय पर्याय 
नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय 
दंडाधिकारी किंवा तहसिलदार यांच्याशी विचार विनीमय करुन ते लागू 
करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- २- गृह- प्र . स . - कावि - १०२ - २०१५. 


ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्यातील आगामी परिस्थितीचे संक्षिप्त विश्लेषण 
करून जिल्हा पोलीस अधिक्षक , अकोला यांनी त्यांचे प्रस्ताव पत्र 
क्र . जिविशा- १३६४- २०१५, दिनांक १६- ०३-२०१५ नुसार मुंबई पोलीस अॅक्ट 
खालील प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावातील मुद्याचे अवलोकन करुन कायदा व सुव्यवस्था 
राखण्याचे दृष्टीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्याविषयीची खात्री झालेली 
आहे ; 


__ हे आदेश आज दिनांक १८ - ०३ - २०१५ रोजी निर्गमित करण्यात येत 
आहेत . 


अकोला : 


अरुण शिंदे, ( भा.प्र. से .) 


दिनांक १८ मार्च २०१५ . 


जिल्हादंडाधिकारी , अकोला . 


त्याअर्थी, मी मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १)(३ ) अॅक्ट 
चे २२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील 
अटीच्या अधिन राहून प्रतिबंधात्मक आदेश पारीत करीत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ९६९ . 

जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


उपरोक्त आदेश लागू केल्याच्या दिनांकापासून संपूर्णजिल्ह्यामध्ये खालील 
गोष्टीकरीता मनाई करण्यात आलेली आहे . 


क्रमांक कावि -स्थानि - कक्ष ९ .४ -३०९ - २०१५ . 


( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगण्यास . 


( २) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 


मी , जिल्हादंडाधिकारी , बुलडाणा , बाजार आणि यात्रा कायदा, १८६२ 
च्या कलम ५ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 
करुन असे जाहीर करतो की , मोताळा तालुक्यात मोताळा येथे दिनांक 
१९ फेब्रुवारी २०१५ रोजी शिवजयंती मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात 
येणार आहे . कायदा व सुव्यवस्था आबादीत रहावी म्हणून मोताळा दिनांक 
१९- २-२०१५ रोजी गुरुवारला भरविला जाणारा आठवडी बाजार बंद ठेवण्यात 
येवून त्यापुढील दिवशी म्हणजेच शुक्रवार दिनांक २०- २-२०१५ रोजी भरविण्यात 
येईल . 


( ३ ) दगड किंवा तशी साधणे बाळगणे व तशी साधने जमा करणेकिंवा 
तयार करणे. 


( ४ ) व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्यकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या त्यांचे प्रदर्शन 
करणे. 


हा आदेश दिनांक १९ - २- २०१५ पुरताच मर्यादीत राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५ : भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


४९ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ९७० . 


ही अधिसूचना माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ०७-०३- २०१५ 
रोजी जारी करण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कावि -स्थानि-कक्ष ९ .४-३१२- २०१५. – 


बुलडाणा : 


किरण कुरुंदकर , 


दिनांक ७ मार्च २०१५ 


जिल्हादंडाधिकारी , बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९७२ . 


मी , जिल्हादंडाधिकारी, बुलडाणा, बाजार आणि यात्रा कायदा , १८६२ 
च्या कलम ५ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 
करुन असे जाहीर करतो की , खामगांव तालुक्यात खामगांव येथेदिनांक 
१९ फेब्रुवारी २०१५ रोजी शिवजयंती मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात 
येणार आहे. कायदा व सुव्यवस्था आबादीत रहावी म्हणून खामगांव दिनांक 
१९ - २- २०१५ रोजी गुरुवारला भरविला जाणारा आठवडी बाजार बंद ठेवण्यात 
येवून त्यामागील दिवशी म्हणजेच बुधवार दिनांक १८ - ०२ - २०१५ रोजी 
भरविण्यात येईल . 


आदेश 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ अन्वये 

क्रमांक कक्ष-८ - गृह- अका - कावि - २८०- २०१५. – 


हा आदेश दिनांक १९ - २-२०१५ पुरताच मर्यादीत राहील . 


दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळ 
तर्फे जिल्ह्यामध्ये उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शालांत परीक्षा प्रमाणपत्र 
परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले आहे ; 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९७१ . 


आदेश 


क्रमांक गृह विभाग- कक्ष ४. २- कावि - २८६- २०१५ . – 


ज्याअर्थी, विभाग नियंत्रक , बुलडाणा यांनी त्यांचे पत्र क्र . राप-विनि 
बुल -वाह - चालन - २३२ , दिनांक ०७- ०३- २०१५ नुसार कळविले आहे की , 
सैलानी यात्रा दिनांक ०३ -०३-२०१५ ते १५ -०३-२०१५ या कालावधीत असून , 
सैलानी यात्रेत मोठा प्रमाणात भाविक यात्रेकरु येण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. त्याचबरोबर २, ३ आणि ४ चाकी वाहने मोठ्या प्रमाणात येऊन 
वाहतुकीची कोंडी होऊ शकते म्हणून सैलानी यात्रेतील तात्पुरते दोन 
बसस्थानकांचे परिसरात २०० मिटर अंतरावर नो पार्किग झोन बाबत 
अधिसूचना काढणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सैलानी यात्रेत तात्पुरत्या बसस्थानकाच्या ठिकाणी वाहनांची 
गर्दी होऊन वाहतूकीस अडथळा निर्माण होऊन अपघात होण्याची शक्यता 
सुद्धा नाकारता येत नाही . त्याचप्रमाणे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवून 
वाहतूकीचेविनियमन करण्यासाठी सैलानी यात्रेतील तात्पुरत्या राज्य परिवहन 
महामंडळाच्या तिन बसस्थानकांचे २०० मिटर अंतरावर अवैध वाहतूकीस 
आळा घालणे आनिवार्य असल्याची माझी खात्री झाली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , रामचंद्र कुलकर्णी( भा .प्र . से.) जिल्हादंडाधिकारी, वाशिम 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत परिक्षे करीता दिनांक 
२१-०२- २०१५ ते २६- ०३ - २०१५ पर्यंत उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
परीक्षा व दिनांक ०३- ०३- २०१५ ते २६- ०३- २०१५ माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
परीक्षा या कालावधी मध्ये जिल्ह्यातील उच्च माध्यमिक शालांत परिक्षेचे 
शहर व ग्रामीण भागातील एकुण ५३ व माध्यमिक शालांत परीक्षेचे शहर व 
ग्रामीण भागातील एकूण ७६ परीक्षा केंद्रावर जिल्हा पोलिस अधिक्षक , 
वाशिम यांच्या विनंती वरुन वरील नमुद दिनांका रोजी फौजदारी दंड 
प्रक्रीया संहिता १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर 
करुन उक्त परिक्षाकेंद्राच्या १०० मीटर परिसरात खालील प्रमाणे प्रतिबंधात्मक 
आदेश लागू करित आहे. 


१. उक्त परिक्षा केंद्राचे परिसरात प्रवेश करतेवेळी पाच पेक्षा जास्त 

व्यक्ती प्रवेश करणार नाहीत . 


२ . कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देण्यात येणार नाहीत . 


३ . परिक्षा केंद्राचे परिसरात परिक्षार्थी अथवा अन्य व्यक्तीकडून शांततेस 

बाधा निर्माण होईल असे कृत्य करण्यात येणार नाही . 


४ . १०० मिटर परिसरातील झेरॉक्स सेंटर , पानपट्टी सेंटर , टायपिंग 

सेंटर, एसटीडी बुथ , ध्वनीक्षेपक इत्यादि माध्यमे परिक्षा कालावधीत 
बंद ठेवण्यात येतील . 


त्याअर्थी, मी , किरण कुरुंदकर , जिल्हादंडाधिकारी, बुलडाणा , मुंबई 
पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३३ ( १) ( क ) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर 
करुन सैलानी यात्रेसाठी राज्य परिवहन महामंडळाने पिंपळगांव सराई 
परिसर गट नंबर ३८५ तसेच पिंपळगांव सराई ते भडगांव मार्गावर गट 
१२० / १२३ तसेच ढासळवाडी गट नंबर ६६ मध्ये उभारणी केलेल्या 
तात्पुरत्या तीन रा.प . बसस्थानकापासून २०० मिटर अंतर इतक्या मर्यादेतील 
जागा नो पार्किग झोन म्हणून या अधिसूचनेद्वारे घोषित करीत आहे . 


५. परिक्षा केंद्राचे परिसरात मोबाईल फोन , सेल्यूलर फोन , फॅक्स , 

ई-मेल व इतर प्रसार माध्यमे घेवून प्रवेश करण्यास मनाई असेल . 


६ . कोणत्याही व्यक्तीकडून परिक्षा सुरळीतपणे व शांततेच्या वातावरणामध्ये 

पार पाडण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची बाधा उत्पन्न करण्यात येणार 
नाही . 


सदर अधिसूचना दिनांक ०३- ०३ - २०१५ चे सकाळी ०६ .०० वाजेपासून 
दिनांक १५-०३- २०१५ चे २४.०० वाजेपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) लागू राहील. 
या अधिसूचनेचे उल्लंघन केल्याचेनिदर्शनास आल्यास मुंबई पोलीस कायदा, 
१९५१ चे कलम १३१ अन्वये उचित कार्यवाही करण्यात येईल . 
अ - एक - १३ ( १६१७) . 


७. परिक्षा केंद्रावर कोणात्याही अनधिकृत व्यक्तीस/ वाहनास प्रवेशास 

मनाई राहील . 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५ : भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


८ . हे आदेश परिक्षा केंद्रावर काम करणारे अधिकारी / कर्मचारी /परिक्षार्थी/ 

परिक्षा केंद्रावर निगरानी करणारे अधिकारी पोलीस अधिकारी / 
कर्मचारी यांचे बाबतीत त्यांचे परीक्षेसंबंधीचे कर्तव्य पार पाडण्याचे 

अनुषंगाने लागू राहणार नाहीत . 
९ . हे आदेश दिनांक २१- २ - २०१५ चे सकाळी ८ वाजेपासून ते 

२६-३ -२०१५ चे २४ वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील . 


(५ ) वाद्य वाजविणे , किंकाळ्या फोडणेकिंवा जाहिरपणे प्रक्षोभक घोषणा 
करणे अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितिमत्ता यांस 
धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये 
राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण 
भाषणे करणे, सोंग आणणे, पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलके 
किंवा कोणत्याही जिन्नस/ वस्तू तयार करणेकिंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार/ 
प्रचार करणे . 


वाशिम : 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१५ . 


रामचंद्र कुलकर्णी ( भा.प्र.से.), 
जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम . 


मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील 
बाबींकरिता लागू होणार नाहीत . 


( १ ) अंत्ययात्रा, 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ९७३ . 


अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


( २) धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक सण 
इत्यादी . 


संदर्भ :-जिल्हा पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचेपत्र क्र . जिविशा- का . व. सु . 

प्रतिबंधक - २०१५- १११९, दिनांक ०६-०३- २०१५ . 


( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी , 


प्राविप 


( ४) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे /रंगमंच ईत्यादी, 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ ) ( ३ ) अन्वये आदेश 


( ५ ) विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी बाजर . 


क्रमांक कक्ष-८ - गृह- कावि - ३९४ -२०१५ . 

ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक २१-०२- २०१५ पासून माध्यमिक व 
दिनांक ३- ३- २०१५ रोजी पासून माध्यमिक शालांत परीक्षा घेण्यात येत 
आहे . दि . २१-३ - २०१५ रोजी गुडी पाडवा साजरा होत आहे . काही 
ठिकाणी कायक्रमाचे आयोजन केले जाते . सद्यस्थितीत जिल्ह्यात दुष्काळ , 
पाणी टंचाई वाढती महागाई या मागण्या संदर्भात विरोधी पक्षाचे वतीने 
सतत मोर्चे धरणे , आमरण उपोषणे , आत्मदहन , रास्ता रोको ईत्यादी 
प्रकारचे आंदोलने होत आहेत व जिल्ह्यात विरोधी पक्षाचे वतीने वेगवेगळ्या 
प्रकारची आंदोलने राबविण्यात येत आहेत ; 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक १२- ०३-२०१५ चे ००.०० वाजता 
पासून ते दिनांक २६- ३-२०१५ चे २४.०० वाजेपर्यत कार्यान्वित राहतील . 

उपविभागीय अधिकारी वाशिम / मंगरुळपीर/ कारंजा यांना उपरोक्त 
आदेशामधून समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक 
पोलीस अधिका- यांशी सल्लामसलत करुन सुट देण्याचे अधिकार याद्वारे 
प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावुन तसेच 
ड्रम वाजवून तसेच तहसिल कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद 
कार्यालयाच्या सुचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात 
येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप 
योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत 
याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी 
विचार विनिमय करुन ते लागू करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहेत . तसेच 
आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी 
विशेष कार्यकारी अधिकारी/ दंडाधिकारी यांच्या नेमणूका कराव्यात . 


तरी उपरोक्त काळात जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होवु नयेत आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम रहावी , ह्याकरीता दिनांक १२ 
३- २०१५ चे ००. ०० पासून ते २६- ३- २०१५ रोजीचे २४ .०० वाजेपर्यंत कलम । 
३७ ( १ ) (३ ) मुं . पो . अॅक्ट नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमीत होण्यास 
जिल्हा पोलीस अधिक्षिक , वाशिम यानी संदर्भीय पत्रान्वये विनंती केली आहे 


त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , अपरजिल्हादंडाधिकारी , वाशिम 
उक्त आदेशाच्या अधीन राहून मुं . पो . अॅक्ट लागू करण्याचे आदेश पारित 
करित आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून संपूर्ण वाशिम 
जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली आहे ; 


वाशिम : 


( अवाच्य) , 


दिनांक ७ मार्च २०१५ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम . 


( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले दंडे, बंदुका , सुरे, लाठ्या किंवा 
काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 
( २ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 


कलम 


( ३ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ९७४ . 

पोलीस अधीक्षक , यांजकडून 
___ मुंबई पोलिस अधिनियम , १९५१ कलम ३६ अन्वये आदेश 
क्रमांक जिविशा- १०३५- २०१५. 

अकोला जिल्ह्यात दिनांक ०५ - ०३- २०१५ रोजी होळी व दिनांक 
६- ३ - २०१५ धुलीवंदन आणि दि . ८ - ३- २०१५ रोजी श्री . छत्रपती शिवाजी 
महाराज जयंती (तिथीनुसार ) हे उत्सव अकोला शहरात व जिल्ह्यात 
मोठ्या उत्साहाने साजरे करण्यात येणार आहेत. 


( ४ ) व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्यकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचेबिभत्स 
प्रदर्शन करणे. 


ति 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २, २०१५ : भाद्रपद ५-११, शके १९३७ 


५१ 


पोलीस फौजदार व त्यापेक्षा वरीष्ठ अधिकारी यांना दि . २८- ३- २०१५ चे 
०६ .०० वा . पासून ते ४-४- २०१५ चे २४.०० वा . पर्यंत खालील अधिकार 
प्रदान करीत आहे . 

( १ ) रस्त्यावरुन जाणा- या मिरवणूकीतील किंवा जमावातील लोक 
कशा रितीने चालतील त्यांची वर्तणूक कशी असावी ? याविषयी निर्देश 
देणे. 

( २) मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेचे 
आसपास , उपासनेच्या वेळी व कोणत्याही रस्त्याने किंवा सार्वजनिक 
जागी किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा 
अडथळा निर्माण होण्याचा संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी अडथळा होवू 


वरील उत्सवाचे काळात शांतता व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी मी , 
चंद्रकिशोर मीणा , पोलीस अधिक्षक , अकोला मला कलम ३६ मुंबई पोलीस 
कायद्यानुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये अकोला जिल्ह्यातील सर्व 
पोलीस फौजदार व त्यापेक्षा वरीष्ठ अधिकारी यांना दि . ३ -३ -२०१५ चे 
२४. ०० वा . पासून ते १७-३- २०१५ चे २४.०० वा . पर्यंत खालील अधिकार 
प्रदान करीत आहे . 

( १) रस्त्यावरुन जाणा- या मिरवणूकीतील किंवा जमावातील लोक 
कशा रितीने चालतील त्यांची वर्तणूक कशी असावी ? याविषयी निर्देश 
देणे . 

( २) मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी व उपासनेच्या सर्व जागेचे 
आसपास , उपासनेच्या वेळी व कोणत्याही रस्त्याने किंवा सार्वजनिक 
जागी किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा 
अडथळानिर्माण होण्याचा संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी अडथळा होवू 
न देणे . 

( ३ ) अशा कोणत्याही मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात किंवा ज्या 
मार्गाने जावू नयेत ते विहीत करणे . 

( ४ ) सर्व रस्त्यवर व नद्यांचे घाटावर आणि सार्वजनिक स्नानाचे, 
कपडे धुण्याचे, उतरण्याचे ठिकाणी जागेमध्ये देवालय किंवा इतर 
सार्वजनिक किंवा लोकांच्या जाण्या -येण्याच्या जागेमध्ये बंदोबस्त व सुव्यवस्था 
राखणे . 


न देणे . 


( ३ ) अशा कोणत्याही मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात किंवा ज्या 
मार्गाने जावू नयेत ते विहीत करणे . 

( ४ ) सर्व रस्त्यांवर व नद्यांचे घाटावर आणि सार्वजनिक स्नानाचे, 
कपडे धुण्याचे, उतरण्याचे ठिकाणी जागेमध्ये देवालय किंवा इतर 
सार्वजनिक किंवा लोकांच्या जाण्या- येण्याच्या जागेमध्ये बंदोबस्त व सुव्यवस्था 
राखणे . 


( ५ ) कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ 
वाद्य वाजविण्याचे किंवा गाण्याचे किंवा गाण्याचे किंवा ढोल ताशे , 
शिट्टया व इदतर कर्कश वाद्य वाजविणे वगैरे बाबत नियम तयार करणे 
व त्यावर नियंत्रण ठेवणे . 

(६ ) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा सार्वजनिक 
उपहाराच्या ( अतिथी गृहाच्या ) जागेत , ध्वनीक्षेपकाच्या ( लाऊडस्पिकर ) 
उपयोग करण्याचेनियम करणे व त्यावर नियंत्रण करणे . 


(५ ) कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ 
वाद्य वाजविण्याचे किंवा गाण्याचे किंवा गाण्याचे किंवा ढोल ताशे , 
शिट्टया व इतर कर्कश वाद्य वाजविणे वगैरे बाबत नियम तयार करणे व 
त्यावर नियंत्रण ठेवणे . 

( ६) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा सार्वजनिक 
उपहाराच्या ( अतिथी गृहाच्या ) जागेत , ध्वनीक्षेपकाच्या ( लाऊडस्पिकर ) 
उपयोग करण्याचेनियम करणे व त्यावर नियंत्रण करणे . 


( ७) सक्षम अधिका- यानी ह्या अधिनियमाची कलमे ३३ , ३६ , ३७ ते 
४० , ४२, ४३ व ४५ अन्वये केलेल्या कोणत्याही आदेशास अधीन 
असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 


( ७) सक्षम अधिका - यानी ह्या अधिनियमाचे कलमे ३३ , ३६ , ३७ ते 
४० , ४२, ४३ व ४५ अन्वये केलेल्या कोणत्याही आदेशास अधीन 
असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 

वरील आदेशाचे कोणत्याही इसमाने कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन 
केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम १३४ प्रमाणेशिक्षेस पात्र 
राहील . 


वरील आदेशाचे कोणत्याही इसमाने कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन 
केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम १३४ प्रमाणेशिक्षेस पात्र 
राहील. 
अकोला : 

चंद्रकिशोर मीणा, 


दिनांक १६ मार्च, २०१५ . 


पोलीस अधीक्षक , अकोला . 


दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९७६ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९७५ . 

मुंबई पोलिस अधिनियम , १९५१ कलम ३६ अन्वये आदेश 
क्रमांक जिविशा- १३८७- २०१५. 
दिनांक २८ - ०३- २०१५ रोजी श्री . रामनवमी , दिनांक २-४ - २०१५ रोजी 
महावीर जयंती , दि . ४ - ४ - २०१५ रोजी हनुमान जयंती आणि दि 
१४- ४ - २०१५ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंमती हे उत्सव अकोला 
शहरात व जिल्ह्यात मोठ्या उत्साहाने साजरे करण्यात येणार आहेत . 

वरील उत्सवाचे काळात शांतता व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी मी , 
चंद्रकिशोर मीणा , पोलीस अधिक्षक , अकोला मला कलम ३६ मुंबई पोलीस 
कायद्यानुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये अकोला जिल्ह्यातील सर्व 


क्र . वसुली-व. अ.प्र.- कलम १५६- श्री . ज्ञानेश्वरनापसजजा -३२२ - २०१५. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी ,निळकंठ करे, जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था बुलडाणा या आदेशान्वये श्री . ज्ञानेश्वर नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्या., जळगांव जामोद र . नं . १०५२ ता . जळगांव 
जामोद , जि . बुलडाणांच्या नामनिर्देशित केलेल्या विशेष वसुली अधिकारी 
यांना बुलडाणा जिल्हा कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५ : भाद्रपद ५-११ , शके १९३७ 


व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ चे शक्तीचा 
वापर करून कान्होबा पाणी वापर सहकारी संस्था म . वडगाव गड , 
र . नं . १०७१ तालुका जळगाव जा , जि . बुलडाणा या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१- १२- २०१४ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


१९६१ चे नियम २ (एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३ ) 
( ४ ) ( ५ ) ( ६) ( ७ ) ( ९ ) ( १०) ( ११ ) ( अपसेट प्राईज निश्चित करण्याची तरतूद 
वगळून ) ( १२ ) ( १३ ) ( १४ ) ( III विक्री कायम करण्याची तरतूद वगळून ) व 
( २० ) तसेच कलम १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती मुदतवाढ दिनांक 
३१- १२-२०१५ पर्यंत शक्ती खालील अटी व शर्तीला अधिन राहून प्रदान 
करीत आहे . सदर आदेश खालीलप्रमाणे नामनिर्देशित केलेले विशेष 
वसुली अधिकारी यांचे पदावर रुजू झाल्यापासून लागू राहील . 
अ . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव शक्तीच व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
क्र . 

व मुख्यालय 
( १ ) 

( २) 
१ श्री . भाऊराव नारायणराव देशमुख विशेष वसुली बुलडाणा 

अधिन श्री . ज्ञानेश्वर नागरी सहकारी व विक्री जिल्ह्यापुरते 
पत संस्था मर्या., जळगांव जामोद अधिकारी मर्यादित 
र.नं . १०५२ ता . जळगांव जामोद जि . 
बुलडाणा. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ९७८ . 


आदेश 


क्र . वि - १ - सनिजजा - नोंदणी रद्द - ३६६९ - २०१४ . 


मी , डी . यू . शेकोकार , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , जळगांव 
जामोद , जिल्हा बुलडाणा मला महाराष्ट्र शासनाचे सहकार व वस्त्रोद्योग 
विभागाची अधिसूचना क्रमांक सिएसएल -१४९३- ११६२- सीआर- ४७, १५ सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ चे शक्तीचा 
वापर करून दिशा स्वंयरोजगार सहकारी संस्था म . जळगांव जामोद , 
र . नं . १०६१ तालुका जळगाव जा , जि . बुलडाणा या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . 


अटी व शर्ती : 
( १ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली/ सेवानिवृत्ती/ मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले 

अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील . 


( २ ) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 

निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात 
येतील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१- १२- २०१४ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


( ३ ) संबंधित बँकेने / संस्थेने अधिकार काढावेत असे कळविल्यास 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९७९ . 


आदेश 


प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ४) वसुलीबाबत दरमहा अहवाल वेळोवेळी मागविण्यात आलेली 

माहिती नियमीत सादर न केल्यास प्रदान केलेले अधिकर काढून 
घेण्यात येतील . 


( ५ ) शासनाचे खात्याचेनिर्देशाप्रमाणे सरचार्ज बाबत कार्यवाही करुन 

दरमहा अहवाल सादर करावा अन्यथा अधिकार काढून घेण्यात 
येतील तसेच वेळोवेळी सरचार्ज भरलेल्या चलनाच्या प्रती या 

कार्यालयास अहवालासह सादर कराव्यात . 
बुलडाणा : 

निलकंठ करे , 
दिनांक १३ जानेवारी , २०१५ . 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बुलडाणा. 


क्र . वि - १- सनिजजा- नोंदणी रद्द - ३६७४ - २०१४. 

मी , डी . यू. शेकोकार , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , जळगांव 
जामोद , जिल्हा बुलडाणा मला महाराष्ट्र शासनाचे सहकार व वस्त्रोद्योग 
विभागाची अधिसूचना क्रमांक सिएसएल - १४९३-११६२ -सीआर- ४७,१५ सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ चे शक्तीचा 
वापर करून सातपुडा स्वंयरोजगार सहकारी संस्था म . जळगांव जामोद , 
र . नं . १०६२ तालुका जळगाव जा , जि . बुलडाणा या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१- १२ - २०१४ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ. क्र . ९७७ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ९८० . 


आदेश 


आदेश 


क्र . वि - १ - सनिजजा-नोंदणी रद्द - ३६६४ - २०१४ . 


क्र . वि - १ - सनिजजा - नोंदणी रद्द - ३६७९ - २०१४ . 


मी , डी . यू. शेकोकार , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , जळगांव 
जामोद , जिल्हा बुलडाणा मला महाराष्ट्र शासनाचे सहकार व वस्त्रोद्योग 
विभागाची अधिसूचना क्रमांक सिएसएल - १४९३- ११६२- सीआर-४७, १५ सी , 
दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 


मी , डी . यू. शेकोकार , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , जळगांव 
जामोद , जिल्हा बुलडाणा मला महाराष्ट्र शासनाचे सहकार व वस्त्रोद्योग 
विभागाची अधिसूचना क्रमांक सिएसएल- १४९३- ११६२-सीआर- ४७, १५ सी , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५ : भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ९८३ . 


आदेश 


दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ चे शक्तीचा 
वापर करून सुपो महाराज स्वंयरोजगार सहकारी संस्था म . जळगांव 
जामोद , र . नं . १०५४ तालुका जळगाव जा , जि . बुलडाणा या संस्थेची 
नांदणी रद्द करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१- १२-२०१४ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


क्र . सनिम - विनिमय- नोंदणी- १२१ - २०१५ . 


जळगाव- जामोद : 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ . 


डी . यू . शेकोकार , 

सहाय्यक निबंध, 
सहकारी संस्था , जळगांव जामोद . 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , मालेगांव , ता . मालेगांव, 
जि . वाशिम याद्वारे अधिसूचीत करण्यात येते की , बहुजन हिताय बहुजन 
सुखाय मजुर कामगार सहकारी संस्था , मर्या. कळंबेश्वर, ता . मालेगांव , 
जि . वाशिम , या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम ९(१ ) अंतर्गत करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक डब्ल्यु. एस. एम .-( एम . एन . जी .)-पीआरडीआर - आय- १२१० - २०१५ , 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ ही आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ उत्पादक 
संस्था ” करण्यात आले असून उपवर्गीकरण “ कामगारांच्या औद्योगिक 
संस्था ” करण्यात आले आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९८१ . 

आदेश 
क्र . सनिदि-निय .-विदर्भ औद्यो .- अधिसूचना - ४५६ - २०१५. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस, जि . यवतमाळ 
याद्वारे अधिसूचीत करण्यात येते की , विदर्भ मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी 
संस्था , मर्या. दिग्रस , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चा महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक वायएमएल 
डीआरएस -पीआरडी - आय -६३२ -२०१५, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ नुसार 
नोंदणी करण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दीष्ट अधिनियमाचे कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था " 
असून उपवर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” आहे . 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५. 


मालेगांव : 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ . 


जी . जी . पवार , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगांव . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९८४ . 


आदेश 


क्र . सनिपअ वि . क - शाम दु.उ. सं . नों .-४८० - २०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ९८२ . 

आदेश 
क्र . सनिदि-नियमन- उमर- अधिसूचना - ५४९- २०१५ . – 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , दिग्रस , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ 
याद्वारे अधिसूचीत करण्यात येते की , उमर रोजगार व स्वयंरोजगार सेवा 
सहकारी संस्था , मर्या. कलगाव , ता . दिग्रस , जि . यवतमाळ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , क्रमांक २४ कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
वायएमएल -डीआरएस- जी . एन . एल ( ओ )- ७१५- २०१५ , दिनांक १३ मार्च २०१५ 
नुसार नोंदणी करण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दीष्ट अधिनियमाचे कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये वर्गीकरण “ सर्व साधारण 
असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” आहे . 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, ( पदुम ) अकोला, याद्वारे अधिसूचीत 
करण्यात येते की , शाम दुध उत्पादक सहकारी संस्था , मर्या. मालेगांव , 
ता . मालेगांव , जि . वाशिम , या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम ९( १ ) अंतर्गत करण्यात आली असून संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक ऐकेएल.- डब्ल्युएसएम - एमजिएन -पीआरडी- एजीआर-( ओ ) 
५०६- डी - २०१५ , दिनांक ९ माचे २०१५ हा आहे . 


उपनिर्दीष्ट अधिनियमाचे कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ साधन संपत्ती संस्था ” आणि उपवर्ग “ कर्ज न देणा- या संस्था ” असा 
आहे . 


दिग्रस : 
दिनांक १३ मार्च २०१५ . 


अकोला : 
दिनांक ९ मार्च २०१५ . 


ए . के . नाईक , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , दिग्रस . 


एस . डब्ल्यु . खाडे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( पदुम ) अकोला. 


अ-एक-१४ (१६१७ ). 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २७- सप्टेंबर २ , २०१५ : भाद्रपद ५- ११ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा . , अ . क्र . ९८५ . 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , यांजकडून 


स्थावर मालमत्तेसंबंधी जप्ती आदेश 


क्र . वि . व . अ .- कव- २३९ - २०१५. 


ज्याअर्थी, अध्यक्ष पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या, देऊळगांव राजा, जि . बुलडाणा यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १५६ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र क्र . ५०७० , दिनांक १६- ०९ - २०१४ चे आधारावर श्री . मजहर अली शाह वझीर अली शाह , रा . देऊडगांवराजा, 
तहसिल देऊळगांवराजा , जि . बुलडाणा यांचेकडील थकबाकी रू . ४५६३८८ व्याज रू . ०१ -०६-२०१४ पासून सरचार्ज प्रो फी रू . नियमाप्रमाणे 
दिनांक ०१-०६- २०१४ पासून होणारे व्याज वसुल करण्याबाबत व त्याची अंमलबजावणी त्यांची खालील मालमत्ता जप्त करून विक्री करण्याबाबत 
अर्ज केलेला आहे ; 

त्याअर्थी, मी , अ . दि . क्षिरसागर , विशेष वसूली-विक्री अधिकारी पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या., देऊळगांव राजा महाराष्ट्र सहाकरी नियम , १९६१ 
नियम १०७ ( १० ) अन्वये मा . सहकार उपनिबंधक साहेब सहकारी संस्था , बुलडाणा अधिकार प्रदान आदेश क्र . २६९२, दिनांक ०१ - ०३- २०१३ अन्वये कलम 
१५६ म . राज्य सह . कायदा, १९६० खाली दर्शविलेली मालमत्ता जप्त केलेली आहे आणि या आदेशानंतर सदर मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
करण्यात आले असेल किंवा तिच्यावर कोणताही भार ठेवण्यात किंवा निर्माण करण्यात आला असेल तर त्या सर्व बाबी पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या., 
देऊळगांव राजा चे बाबतीत रद्द होतील व निरर्थक ठरतील . 


मालमत्तेचे वर्णन 


चतुःसिमा 


शेरा मालमत्तेवरील बोजा 


प्रमाणपत्र 
क्रमांक तारीख 


थकबाकीदाराचे नांव व 

नांव 


घर नंबर किंवा शेताचा 
भूमापन क्रमांक व वर्णन 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


क्र . ५०७० 
दिनांक १६- ०९ - २०१४ 


एम. एस . स्टिल सेंटर 
प्रो . मजहर अली शाह 
वझीर अली शाह 
रा . देऊळगांवराजा , 
जि . बुलडाणा 


रुखसानाबी ज . मजहर 

पुर्वेस :- सादीक शाह पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह 
अली शाह 

पश्चिमेस :- शे . अजीज बँक मर्या, देऊळगांव राजाचे 
वार्ड नं . २, न. प. दे. राजा, उत्तरेस :- सरकारी रस्ता थकीत कर्जापोटी जप्त . 
मिळकत क्र . २२७, जुना 

दक्षिणेस :- शे . मंजुर 
नविन ३९२ , दगड -विटा घर 
बांधकाम २०X60 =११११- ५२ चौ . मी .. 


वरील पूर्ण रकमेची व्याजासहीत व इतर खर्चासहीत या आदेशाचे तारखेपासून ३० दिवसाचे आत वसूल परतफेड न केल्यास वरील जप्त केलेली मालमत्ता 
जाहीर दवंडी देऊन व प्रसिद्धी होऊन विकण्यात येईल . 


देऊळगांव राजा : 
दिनांक २० /२३ फेब्रुवारी २०१५ . 


अ . दि . क्षिरसागर , 
विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी , 
पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक मर्या., देऊळगांव राजा , 

जि . बुलडाणा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


